( १६५ ) 


हातचा दुंना जरी वनफलांचा आणि कशाबद्षा अन्नाचा असतो तरी तो ज्याला मि- 
ळतो तो आपल्याला भाग्यवान्‌ समजतो. व सर्व लोक त्याजवर, त्याच्या भरभराटीच्या 
काळांत जसें त्याच्या संबेधानें सादर प्रेम ठेवावें तसें सादर प्रेम अश्या आपत्कालींही 
निष्कपटपणानें आणि निरिच्छबुद्धीने ठेवीत आहेत.' हेराच्या तोंडून ही हकीकत 
ऐकून अकबराला मोठें आश्चर्य वाटलें, शिवाय, प्रतापसिंगाचे प्रशंसनीय गुण ऐ- 
कून अकबराचे दरबारांतील लोकांसही विलक्षण चमत्कार वाटला व ते त्याची उघ- 
डपणें तारीफ करूं लागले. इतकेंच नव्हे; तर त्या काळीं दिलीचा पहिला प्रधान जो 
खानखानन झणून होता तो प्रसिद्ध कवि असून, त्यानें प्रतापसिंगाचे गुण ऐकून 
त्याला एक तहनियतनामा (प्रशंसापत्र) लिहून पाठविला. या पत्रांतील कित्येक 
पर्ये जशींच्या तशींच मेवाडच्या भाटांनीं आपल्या ऐतिहासिक काव्यांत उतरून घेत- 
लेलीं आहेत. खानखानन यानें त्या पत्नांत प्रथमतः प्रतापाच्या धीरगंभीरतेचें व- 
णन करून पुढें असें लिहिलें होतें कीं, “मनुष्याच्या जवळ संपत्ति बव अधिकार असणें 
हा भाग जगतीय क्रमाप्रमाणेंच नश्वर आहे; परंतु मनुष्याचे सदुणाची आणि सत्क- 
तीची प्रशांसा जगांत फार दिवस राहते. तेव्हां, पुत्तो! तुझी धन्य आहे. कीं, 
तूं अशा संकटावस्थेंतही बादशाहास ररण येत नाहींस आणि आपली कीति ब अन्रू 
राखण्याकरितां उचित असे प्रयत्न करितो आहिस, हे गुण हिंदू राजांमध्ये असाधारण 
आहेत व येणेंकरून तूं आपल्या जातीचा अभिमान विलक्षण रीतीनें रक्षीत आहिस. तूं 
राज्यवैभव आणि सुखप्राति हीं कस्पटाप्रमाणें लेखून आपल्या पूज्य कुला'चें नांव अ- 
जरामर करीत आहेस !! 


प्रतापसिंगावरीलळ कालचक्राची गति अजून विरुद्ध दिशेकडेच होती. त्याला 
जेवायला देखील अवसर व निवांतपणा सांपडत नसे. अनेक वेळ तर असें झालें होतें 
कीं, भोजनाचें ताट वाढलेलें पुढें आलें असतां, मोंगळ आले असें ऐकून तो तें 
टाकून निघून जाई. त्याचे बरोबर त्याची बायको, सून, मुलगे वगैरे सर्व परिवार असून, 
जवळ खाण्याला नसल्यामुळें कधीं कधीं त्यांना निखालस फांके पडत ! त्यांनीं रानग- 
वताचे बीं आणि मोळ यांचें पीठ करून त्याच्या भाकरी कराव्या; त्या अर्ध्या खाव्या, 
अर्ध्या तशाच बांधून घ्याव्या; आणि इतक्यांत शत्रेंचें धरणें आलें कीं, रानांवनांतून 


पाणणाणणपा? 
0 हणण "0शा 0000?" प)?२0?ीणी0? 


१, “दुना? ह्मणज्ञे, राजाचें भोबनपाच्न वाढलें असतां यांतीळ पदार्थ राब्षा आपल्या प्रीतीच्या 
लोकांस थोडथोडा देतो तो. रनपूत राजांमध्ये 'दुना? देण्याची चाळ पूर्वीपासून असून तो ज्यास 
मिळेळ याचा राजानें मोठा मान केळा असें होक समज्ञतात. 

२, भाट व मुसल्मानी ग्रंथकार प्रतापालेंगास “पुसतो? झणत असत, याचप्रमाणें एभ्बीराज 
चन्हाणाला “राय पिठेरा? असें झटलेलें आढळतें. 


९ १६६ ) 


लपत फिरावे. याप्रमाणे त्यांना मोठ्या वनवासांत दिबस काढणें प्राप्त झालें. खा- 
याला जवळ कांहीं नसले हणजे सर्ब मुलें त्याचे भोंवतीं जमून ओरडत व ती 
त्यांची दीनावस्था बघून त्याच्या पोटांत उमळून येई. तथापि तो तसाच धेर्यानें ती 
वेळ मारून नेई. असें विलक्षण धेय व असा अद्वितीय अभिमान फारच थोडा 
सांपडेळ, एकदां त्याचे बायकोने आगि सुनेनें मोळाचें पीठ करून त्याच्या भाकरी 
भाजल्या आणि सर्व मुलांस एकेक भाकरी देऊन सांगितलें की, अर्धी भाकर 
आतां खा आणि अधी संध्याकाळला ठेवा.? त्याम्रमार्णे त्या मुलांनी केलें, त्या वेळीं 
प्रतापसिंग आपल्यावर जें संकट अलिं होतें त्याचा विचार करीत जबळच बसला 
होता. इतक्यांत, त्याचे मुलीने, संध्याकाळच्या जेवणाकरितां जी भाकरी राखून 
ठेविली होती तीवर एका रानबोक्यानें उडी मारिली झणून, मोठ्यानें किकाळी फो- 
डिली; आणि दुसरीं मुलेंही भुकेने व्याकुळ होऊन ओरडत होतीं. ह्या वेळेपर्यंत 
प्रतापसिंगाचें धेय सुटले नव्हते. पण ह्या प्रसंगीं तर तो अगदीं गतघेर्य झाला. 
मोठमोठ्या महायुद्धांत समरांगणीं व भोंबतीं त्याचे पुत्र व आप्त मरून पडत तेव्हां 
देखील त्याच्या धैयांला यत्किचिंत्‌ विकार झाला नाहीं. ब त्या वेळीं तर तो अभिमान- 
पुरस्सर असें हणे कीं, 'येवढ्याकरितांच रजपुताचा जन्म आहे. परंतु, ह्याप्रमाणें मु- 
लांचा खाण्याकरितां आक्रोश ऐकिल्यावर मात्र त्याला अगदीं वेड्यासारखे होऊन गेलें, 
आणि तो आपल्याशीं हणाला, 'नांव मात्र राजा आणि दुःखप्रसंग तर ह्या प्रकारचे 
आहेत. तेव्हां, राजपद धारण करून मीं असेंच दुःख भोगावें असें असेल, तर 
जळो तें नुस्ते नांव !? नंतर, शेवटीं त्यानें अकबराकडे एक मनुष्य पाठवून त्याशी 
असें बोलणें लाविलें कीं, “मला कांहीं फुरसद द्यावी; माझा ह्या समयीं काहीं इलाज 
चालेनासा झाला आहे.! 


प्रतापसिंगाची ही विनंति ऐकून अकबराला मोठा हर्षे झाला, व ह्याप्रमाणें 
शत्र प्रतापसिंग हा वाटेवर येत चालला असें वाटून त्यास मोठा अभिमान उत्पन्न 
झाला, त्याणें लागलीच आपल्या दरबारी मंडळीची सभा भरवून त्यामध्यें तो वि- 
च्वार काढिला; व त्यानें, “प्रतापाकडून असें विनंतीचें व नम्रतेचें पत्र आलं आहे? 
वगैरे सांगून, “आतां तो लौकरच आपल्याला शरण येईल' अशी आशा दर्शविली, 
परंतु हा सर्व प्रकार, त्या सर्भेत पुथ्वीराज राठोड ह्मणून एक दरबारी मनुष्य होता 
त्यास बिलकुल खरा वाटला नाहीं. हा प्रथ्वीराज झणजे, बिकानीरच्या राजाचा 
धाकटा भाऊ असून, तो मोठा शूर व बुद्धिमान असा कवि होता. बिकानीर सं- 
स्थान मारवाडांत असून अगदीं सपाट जमिनीवर आहे. त्यांत डोंगर, पर्वत, वगेरे 
आश्रयाह अश्या मजबूत जागा मुळींच नाहींत व त्यामुळेंच तेथील राठोडवंशीय 


( १६७ ) 


राजे जरी शूर होते तरी त्यांचा मोंगलांपुढें टिकाव न लागून, त्यांस शेवटीं अक- 
बराला शरण जावें लागलें. बिकानीरचा ठाकूर (राजा) मालदेव हा असून 
त्याचा सेनाधिपति त्याचा धाकटा भाऊ वर सांगितलेला पृथ्वीराज हा होता. परंतु 
त्याचा पराजय होऊन तो अकबराला शरण गेल्यावर, तो अकबराच्या दरबारीमंड- 
ळीपैकींच एक झाला असून त्याचा मित्रही ' बनला होता. त्याला, अकबरानें सां- 
गितलेला प्रतापससिंगाविषयींचा प्रकार अगदीं खरा न बाटून तो हणाला कीं, “हें 
केवळ थोतांड किंवा बनाऊ कृत्य आहे. प्रताप्तिंगाच्या कोणा शत्रूने हें खोर्टे पत्न 
बादशाहाला पाठवून त्यास आशा उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु अशा 
प्रकारचें पत्र, प्रतापाला दिलीचें तख्त जरी मिळालें तरी तो कालत्रयीं पाठविणार 
नाहीं व तो तुझांला शरण येणार नाहीं अशी माझी पक्की खात्री आहे. येवढ्या- 
करितां मी आपल्या विश्वासाचा मनुष्य त्याजकडे पाठवून त्याजविषयीं काय तो शोध 
आणवितों; हणजे सत्य प्रकार समजून मग काय करणें तें करावें... अकबराने 
तेव्हां त्याप्रमाणें करण्यास पृथ्वीराजाला परवानगी दिली आणि पृथ्वीराजानें एक 
कविताबद्ध पत्र लिहून आपल्या मनुष्याबरोबर प्रतापर्सिंगाकडे पाठविलें, या प- 
ञ्रांत त्यानें जो मजकूर लिहिला तो शूर व पराक्रमी पुरुषांस अत्यंत प्रोत्साहक असा 
असून त्या मजकुरांचीं परे अजून तिकडील लोकांत मोठ्या प्रेमानें गातात, त्या 
पद्यांचा भावार्थ खालीं दिला आहे. यांत जरी मूळच्याप्रमाणें खरा शोयप्रोत्साहक 
रस उतरला नसेल, तरी मूळांतला रस फारच प्रशेसनीय आहे. प्रथ्वीराजानें पुढें 
लिहिल्याप्रमाणे मजकूर आपल्या कविताबद्ध पत्रांत लिहिला होता;--- 


“राणा प्रतापर्सिंगजी, आह्मां हिंदूंच्या स्व आश्या आपल्यासारख्या पराक्र- 
मशाली हिंदुराजपदधाऱ्यांवरच अवलंबून आहेत. जरी कित्येकांकडून त्या आ- 
शांची निराशा झाली तरी प्रतापसिंग राण्यांकडूनही तश्या प्रकारची निराशा होऊन, 
त्यांनीं अकबराला शरण यावें ही अत्यंत दुःखास्पद गोष्ट आहे. आह्ीी तर दु 
वानें आपले पराक्रम सर्व हरलों आणि आमच्या बायकांचें पावित्र्य गेठें, आमची 
लज्जा आणि आमच्या बायकांचें पातित्रत्य हीं सर्व आझीं अकबराला बिकलीं ब तीं 
त्यानें खरेदी केलीं. परंतु उदेसिंगपुत्र जे आपण त्या तुझीं मात्र ती रजपुतांची लाज 
आणि स्त्रियांचे पाविन्य हीं आपल्या कुळांत रक्षण केलीं आहेत, तीं तशींच पुढें 
निबीधपणें रक्षण करा. राजा, काय सांगू ? येथें जो 'नोरोजा*चा उरूस भ- 
रतो, त्यांत कोणत्या खऱ्या रजपुताचे बायकोची अन्न राहिली आहे ? कोणाची 
नाहीं. तेव्हां, याचप्रमाणें चितोडच्या सुप्रसिद्ध आणि ' परमाभिमानी सिसोदिया 


कुळाचीही अन्र येथोळ 'नौरोजा'चे जनत विकावंयास आणूं नका, दी व्रिनंत्रि 
रा०ई० २९ 


( १६८ ) 


आहे. तुझांला वाटत असेल कीं, आपण सर्व भमावून मिकारी झालों; 
परंतु असें समज नका. जें तुझीं गमावले तें सर्व जणूं काय तुझीं राखून ठेविलें आहे. 
असेंच समजा. निराशेने आह्मां क्षत्रियकुलोद्धवांस अनेक अपमानजन्य दुःखे 
भोगावयास लाविली आहेत. परंतु तशा प्रकारचे अपमानजन्य दुःख ब अपकीति 
हृम्मीरवंशीयांकडे आजपर्यंत आली नाहीं. त्यांनीं आपली अब्रू आणि आपला 
अभिमान एतावत्काल्पयत रक्षण केला, हे आपण ध्यानांत बाळगिलें पाहिजे. 
सर्व जगाची दृष्टि तुह्यांकडे आहे. लोकांना असें वाटतु आहे कीं, जें काय 
शोये गाजावयाचें आणि हिंदूंच्या अत्रूचें रक्षण व्हावयाचे ते प्रतापसिंगाकडूनच 
होईल, तुमच्या कुळाची आणि राजवंशीयांची आजतागाईत बेइजत झाली नाहीं, 
ती यापुढेही होऊं नये; असं आह्ली सर्वजण इच्छितो. तुमच्या साभिमानी आ- 
त्म्याची आणि तुमच्या जयद्याली तरवारीची तुझांला पूण मदत आहे. त्यांच्या म- 
दतीने तुह्ली क्षत्रियांचं ब्रीद राखा. हा मोगल बादशाह जो आमची अन्र आणि 
आमच्या ल्त्रियांचें पावित्य ठुटीत आहे किंवा खरेदी करीत आहे, हा कधीं तरी 
उच्चासनावरून खालीं येईलच. त्याचे हें उच्चासन आणि त्याची ही भरभराट नेहमीं 
झणजे अशीच अखंड राहील असें कदापि नाहीं. माझी तर खात्री आहे कीं, हें 
सर्व यश संपादन झालें तर प्रतापश्याली प्रतापसिंगाकडूनच होईल. आणि मग 
आमची रजपूत जाति जी भ्रष्टवीज झाली आहे ती तुमच्याकडे येऊन, तुझांकडून 
निष्कलंक व पवित्र असं क्षात्रबीज घेऊन आपल्या वैराण व ओसाड रजपूतक्षेत्रांत 
पेरील, राजे प्रतापसिंग महाराज, ह्याप्रमाण॑ आपली जाति पुन: सतेज होईल ब 
म्लेंछांची कारकीद धूळ खात पडेलळ, दिल्लीच्या नि्लंज्ज कारभारांत कांहीं अर्थ 
नाही, व बादशाहास शरणागत होण्याचं काही कारण नाहीं, तुमच्या अभिमानास 
व यशसंपादनास ईश्वर साह्य आहे.?”---इत्यादि. 


पृथ्वीराज राठोडाचें हें उत्तेजनकारक पन प्रतापसिंगास पावल्याबरोबर त्याला 
दहाहज;र मनुष्यांचं बळ आलें, आणि त्याचे पूवीचे वेत आणि विचार सर्व फिरून 
त्याच्या मनाला उत्साह वाटू लागला, कारण, प्रथ्वीराजानें लिहिलेल्या प्रत्येक गो- 
घ्रींचा तो मनामध्ये विचार करून बघूं लागला, तों त्याच्या लक्ष्यांत आलें की, आज 
आपल्या गतवेभव आणि हतवीयं रजपूत जातीला माझ्याकडे दृष्टि दिल्याशिवाय 
दुसरा उन्नतीचा मार्ग राहिला नाहीं. तेव्हां, इतक्यांना निराश करणें हें सर्वखी 
अनकछाध्य आहे, 


धर पृथ्वीराज कवीच्या कविताबद्ध पत्रांत जे, आमचा मान आणि अनू 'नौ- 
रोजा'च्या उरूसांत विकलीं गेलीं,?” असें लिहिलें आहे, त्या संबंधानें या स्थलीं 


( १६९ ) 


कांहीं खुलासा करणें इष्ट आहे, 'नौरोजा*ची जत्रा मेषसंक्रांतीवर चेन्नमासांत म- 
रत असे. परंतु एथ्वीराजानें ह्या जत्रेचें नांब लिहून त्यांत अग्रू व मान विकली 
जातात झणून जें लिहिलें तें चुकून लिहिलें, असें मुसलमानी इतिहासलेखक जो 
प्रसिद्ध अबू फजिल त्याचे लेखावरून दिसतें. दिली येथें अशी अबू ब मान बि- 
कलीं किंबा लटलीं जाणारी जत्रा अथवा उरूस वषोतून कितीएक वेळां भरत असे 
खरा. परंतु तो 'नोरोजा? चा उरूस नसून मिन्न होता. 'नौरोजा*चा उरूस 
चैत्रांत भरत असे, व त्याला हिंदूंच्या वर्षप्रतिपदेपासून प्रारंभ होत असे. तो नऊ 
रोज (दिवस) चाले हणून त्यास 'नऊ रोज? किंवा 'नोरोज' असें एक विशेष नांव 
दिलेलें असे. परंतु, वरील अपमान करणारा व बेअब्रू देणारा तो 'नोरोजा'चा 
उरूस नव्हे. अरें वरील मुसलमानी इतिहासलेखकाच्या ग्रंथावरून दिसतें. पर- 
थ्बीराजानें यासंबंधाने 'नौरोजा*चंचच नांब लिहिलें, यांत तरी त्याणें अगदीं चूक 
केली असें नाहीं. कारण 'नोरोजा'चा आणि या अन्रूविक्रीच्या जत्रेचा अगदीं 
निकट संबंध आहे. 'नोरोजा'चा उरूस नऊ रोज चाले झणून वर सांगितलेंच 
आहे; त्याच्या नवब्या दिवशीं व इतर महिन्यांतील प्रत्येक मुख्य सणाचे नवव्या 
दिवशीं, अकबराचे कारकीर्दीत 'खुषरोज' (आनंदाचा दिवस) हणून एक जो- 
डउरूस भरत असे. तेव्हां, प्रथ्वीराजानें आपल्या पत्रांत 'खुपरोज? ल्याहावया'चं 
तें 'नोरोज' लिहिलें हा त्याचा हस्तदोष होय. अस्तु. या 'खुषरोज? नांबाच्या 
जत्रेंत सर्व जातीचे व हुद्याचे लोक येत असत; इतकेंच नव्हे, तर खुद्द बादशाहाची 
राणी व त्याचा सर्व जनानखाना आणि इतर दरबारी ब सरदार लोकांच्या बायका मुली 
व सुना या जत्रेत येत असत. इतर 'खुषरोजा'चे उरूसांत कित्येक प्रसंगीं बायकांना 
येण्याची परवानगी असे किंवा नसे. परंतु ज्या “खुषरोजा'ला उद्देशून पृथ्वीराजानें 
वरील सर्व हकीकत प्रतापसिंगास कळविली, त्या “खुषरोजा'चे जत्रेंत मुख्यत्वे सर्व 
जातीच्या व पदवीच्या स्त्रियाच असत, या स्त्रीमेळ्यांत ज्या व्यापारी व उदमी 
लोकांच्या बायका असत त्या नानाप्रकारचे जिन्नस विकावयास घेऊन येत, ब ते 
जिन्नस बादशाहाचे जनानखान्यांतल्या व त्याचे पद्रच्या रजपूत सरदारांचे राणी- 
बक्षांतल्या खाशा बायका खरेदी करण्यास जाते. इतर पुरुषांस वगैरे या जत्रेत 


१. या उरूसांत राजकुलांतीळ ्रीपुरुषांनीं केळेठे तऱ्हेतऱ्हेचे व कळाकुसरीचे जिन्नसही वि 
कावयास मांडीत असत, व राजकुलांतील ळोकांस संतुष्ट करण्याकरितां, नत्रेची मौज पाहण्यास 
येणारे लोक या ञजिनसांची किंमत अढीच्या दिढी देऊन ते भिज्ञस विकत घेत, एशिया खंडां- 
तीळ पूर्वदेश्शीय राजषराण्यांतील पुरुषु अक्ना प्रकारचे जिन्नस पाज्ञस करून लांचा व्यापार कैरीत 
भसव ही गोष्ट अनेक इतिहासमग्रंथांव<न खरी आहे अक्ली दिसते. तरी लांची फारक्शी मसिळि 


( ९७० ) 


जाप्याचा प्रतिबंध असे. तरी, हा योषिज्जनसमाज बघण्यास व त्यांचे गरोड संबाद 
ऐकण्यास अकबर बादशाह हा सख्रीवेष घेऊन त्या जत्रेंत घुसून निष्प्रतिबंध फिरत 
असे. अबू फजिल हा अकबराच्या या गह्य कृत्यास आपल्या इतिहासांत निरा- 
ळेंच रूप देतो. तो हणतो, “असें करण्यांत अकबराचा असा हेठु होता कां, स्त्रि- 
यांच्या मेळ्यांत शिरून, त्यांजमध्यें आपल्या राज्यकारभाराचे संबंधानें काय काय 
अनुकूल किंवा प्रतिकूल बोलणीं चालतात ब त्या आपल्या बादशाहीला कसा काय 
मान देतात हें समजून ध्यावें.' मुसलमानी कारकीदीच्या संबंधानें सर्व प्रकारचा अ- 
भिमान बाळगणाऱ्या इतिहासलेखक अबू फजिलानें अकबराच्या वतीनें ह्याप्रमाणें 
येवढें लिहिलें खरं, परंतु जगाचें इतक्यानें कदापि समाधान होत नाहीं, व हो- 
णारही नाहीं. आअकबरासारख्या बादशाहाला आपल्या कारकीदीविषयीं आणि बा- 
दशाहीविषयीं लोकमत कसें काय आहे याचा तपास व शोध लावण्यास, अशा प्र- 
कारें स्त्रीवेष घेऊन, एकत्र झालेल्या स्त्रियांच्या मेळ्यांत जाऊनच काय तें एक 
साधन होतें, असं नाही. व अबू फजिल यानें जी अकबराची बाजू राखण्याचा 
प्रयत्न केला तोही सफळ झाला नाहीं, हें खचित. ज्या उरूसाविषयीं वर शूर 
पृथ्वीराजानें इतकें निक्षून प्रतापसिंगाला लिहून कळविलें तो रजपुतांना अपमान- 
कारक आणि बेअनूचा उरूस हाच होय. 


नाहीं. ओरंगजेब हा फार चांगला टोप्या करणारा असून, याने या “नोरोजा? च्या आणि 'खु- 
परोबा”च्या उरूसांत तज्ञा टोप्या विकून बराच नफा मिळवून ठेविळा होता. व ला पैश्ांनीच 
तो मेल्यावर याचें और्वेदेहिक वगेरे याच्या सांगण्याप्रमाणे केलें. महमद खिलजी याने अश्या ज- 
त्रेंत स्वतः केलेली पुस्तकें विकून त्याच्या उमरावांकडून व सरदारांकडन लांची किंमत याला पु- 
ष्कळ मिळाली होती. ह्याप्रमाणेंच एका फारसी कवीनें कविता करून विकल्या; यांचीही 
यार चांगली किंमत आली होती, ह्याप्रमाणें ज्याला जें वाटेळ यानें तें करून या उरूसांत 
आणून मांडावे आणि लाची जी किंमत येईल ती यानें आपल्या औध्वेदेहिकाकडे ळावावी 
असा नियम असे. 


१, वरील प्रकारच्या नीच व आपख्ार्थी चाली प्राचीन काळापासून सर्वे प्रथ्वीवर निरनिराळ्या 
देशांत निरनिराळ्या रूपानें असलेल्या दिसतात. वर सांगितलेल्या उरूस वगेरे भरविण्याच्या 
रीति हिंदुस्थानांत मूळ मोंगळ ठोकांनीं आणिल्या. हा रीतींचा फेलाव तातरी मुळ्खांत फार 
असून तिकडे अशा संबंधांत राज्यकत्यीकडून स्त्रियांची अन्नू गेळी तर ठोक तो अपमान न स- 
मञतां राजाची ती कृपादृष्टि व आपल्या कुटुंबावरील राजाचें तें ममत्व होय, असें समजत, फ्रान्स 
व स्काटलंड या देशांतही पूर्वी तेथील राजांचा असा यथेच्छ कारभार चालत असे असे इतिहा- 
सावरूंन दिसतें. लोकांच्या तरुण रित्रिया हाणजञे तेथीठ राजांळ्या उपभोग्य वस्तु व था सांस 
अप्रतिबंधपणें मिळत | याबद्दळ कोणासच कमीपणा वाढत नसे. परंतु इतक्या दूर नाणें क- 


( १७१ ) 


बरीक सर्व हकींकतीवरून 'खुषरोजाःची जत्रा झणले काय असते हें समजेल, 
अकबरासारख्या प्रसिद्ध व॒ लोकमान्य बादशाहाने सदरील प्रकारच्या निंद्य चाटी- 
रीति चाळू कराव्या हें त्याला अत्यंत दोषाबह् होय यांत संशय नाही. आणि त्यां- 





०००००॥००००००००००००७५५९५४०/५५४५0७॥॥॥0४४॥ ७७७४४४१ 


आला ? प्रस्तुतकाळींच गोसांवीमहाराञञ आपल्या शि्यवर्ग भाठ्यांच्या युवतिस्तरिया ह्मणजे आप- 
ल्याच उपभोग्या असें समजन, यांचा निष्प्रतिबंध स्वीकार करीत आहेत व यांस याबद्दल, यांच्या 
चरणीं सर्वस्व अपेण करून ठीन झालेले यांचे भाविक भक्तजन खद्याळ अनुमती देत आहेत ! 
ह्या या सुधारलेल्या एकोणिसाव्या शतकांत विलक्षण गाढांधकार नव्हे काय 2 पूर्वी अनेक ठि- 
काणीं अक्षी चाल होती कीं, राजे, सरदार, ञमेदार किबा पाटील यांस लोकांनीं आपल्या पहिल्या 
मुली दिल्याच पाहिजेत, अधिकाराच्या जोरानें किंवा वर सांगितठेल्या व हळीं प्रचारांत अस- 
लेल्या गोसांवीमद्दाराजांच्या ढॉंगाप्रमाणें परमार्थक हेतूनें अस नाना ढंग गरीब व थापडवाईक ठो- 
कांमध्यें विनधोक चाळतात. तातंरी देशांत किंवा फ्रान्स व स्काटलंड देशांत, प्राचीनकाळी जेव्हां 
ळोकांच्या स्त्रियांचे संबंधानें राजा वाटेळ तें करण्यास मुखार होता, तेव्हांपासून अक्की रीति 
चालत आली होती कीं, वडीळ मुलगा जो असेळ तो औरस असें मुळींच समजत नसत ब तो 
नबिंदगीचा वारस हाणून मानीत नसत. इतकेंच नव्हे, तर वडीळ मुलास सर्वोत धाकटा वांटा मिळून 
सर्वीत धाकटा मुलगा असेल यास सर्वात मोठा वांटा मिळे; व तोच वापाचे पश्चात्‌ सवे बिंदगीचा 
१ माळमत्तेचा खरा वारस होई. याचें कारण उघडच आहे कीं, राजे वगैरे लोकांची दष्टि अज्ञा 
मनसोक्त व्यापारांत तरुणींवरच असावयाची व अक्शा या तारुण्यवनांतून प्रथम निघणारी संततिरूप 
फलें हणजे ओरस नसावया'चींच असा सवे लोकांचा ग्रह असे, आणि ह्मणून, वडील मुलांकडे जिं- 
दगीचा व मालमत्तेचा वारसा ठेवीत नसत असें दिसतें. यावरून ला. काळीं वडीळ मलगा 
होणें हे अयंत निलेज्ञतेचे आणि अपमानाचें मानीत असतील यांत संशय नाहीं | वर सां- 
गितलेल्या अत्रेंत व उरूसांत कधींच प्राप्त न होणाऱ्या स्त्रियांस एकवार स्पर्श झाला ह्मणज्ञेच 
बादशाह धन्य मानीत. परंतु यांतही, ज्या अंत सुंदरी व प्रेमपात्र अश्या स्त्रिया सां- 
पडतील लांचें सवैस्वों हरण करण्यास या वेळचे बादक्याह चुकत नसत, मग या स्रियांच्या 
नवऱ्यांस यांजबद्दळ द्रव्य देऊन ते लांना विकत घेत, किंवा द्रब्याळा मुळून ते नवरे नच ऐकतील 
तर यांना प्रसंगीं कंठरबानही घाठून यांचा या स्त्रियांवरील वारसा ते बादशाह उडवून देत, हार 
णजे झालें. अकबराच्या वेळेस ह्या ज्या 'नौरोज” व '"खुषरोज” अक्षा नांवांच्या जत्रा असत या, 
पुढें | याचा मुलगा सेलीम (ञहानगीर) यानं “मीनाबाज्ञार” या नांवाने सुरू केल्या होया. या मी- 
नाबाजञारांतच वर सांगितल्याप्रमाणे, न्रनहान नांवाची एक खपसुरत स्त्री लाणें हरण केली 
होती; व लास तिचा नवरा अनुकूळ नव्हता हाणून साळा सेलिमोन अखेरीस कंठख्रानही घाठून 
याचा तिजवरीठ वारसा उडविला होता, ही गोष्ट इतिहासांत प्रसिद्ध आहे. अगदीं अलीकडे 
अलीकडेही आपल्या इकडे, जरी केवळ वरच्या प्रकारचेचं नव्हते, तरी खू्पांतराने त्या मासल्या- 
चेच स्त्रीहरणाचे वगैरे निळेज्ञ प्रकार शेवटचे बानीराव पेद्ठावे आणि मल्हारबा गायकवाड यांणी 
आपल्या अमदानींत ढवळ्या दिवसांश्करण्यास कमी केलें नाहीं | हें सवश्रत आहेच. तेव्हां, राज> 
मद काय काय अनर्थ करील हें कोणीं सांगावें £ 








( १७२ ) 


तही, जे रजपूत शूर राजे केवळ दुर्माग्यानें लढाईत पराभूत होऊन तदधीन शाले, ' 
त्यांच्या ख्रियांची अब्रू आणि पावित्र्य हीं बिघडविण्यासारखीं अळ्छाघ्य कर्त्ये त्याणें करावीं, 
हा मोठा चमत्कार होय. बहुत रजपूत कुटुंबांची अकबरानें या जत्रांतून अत्रू घेतली व 
त्यांस भ्रष्ट केलें, याविपरयी तर बालाग्र संशय नाहीं; असें त्या वेळच्या हकीकतींचे ग्रंथ वाचले 
हणजे समजेल, परंतु, अशाही आणीबाणीच्या प्रसंगीं वर सांगितलेला शूर व सुप्रसिद्ध कवि 
पृथ्वीराज राठोड याच्या बायकोने एके वेळीं जी त्याची फजिती केली ती वाचिली झणजे र- 
जपूत स्त्रियांच्या पातिवत्यशीलतेची धन्य वाटते. प्रृथ्वीराजाच्ची बायको ही सिसो- 
दिया घराण्यांतील खूक्तावत शाखेच्या मूळपुरुष्राची कन्या होती. एके प्रसंगीं अ- 
शाच 'खुषरोजा"चे जत्रेत प्रथ्वीराजाची वर सांगितलेली पत्नीही इतर राजस्त्रियांबरो- 
बर ब सरदारस्त्रियांबरोबर गेठी होती. ती लावण्यबती असून तिच्याविषयी अक- 
बरास अभिलापत्नुद्धि उत्पन्न झाठी. अनेक रजपुतांच्या स्त्रिया व कन्या वारंवार 
मिळून मोंगलांच्या चवचाळ विप्रयवासनेस अधिकारमदानें आजपर्यंत वाटेल तसें 
खार्जे मिळत आल्यामुळें ती त्यांची विषयवासना तृत्त न होतां, दिवसानुदिवस वरील 
प्रकारच्या नोरोज' आणि 'खुपरोज?सारख्या सानुकूल व यथेच्छ कृत्यांनीं ती अप्र- 
तिबद्ध होऊन वाढत चालली होती. आगि त्यांतही, आजपयेत सिसोदिया घरा- 
ण्यांतली स्त्री आपल्या हाताला लागली नाहीं असें मोंगलांस वाटून त्या संबंधाची 
महत्वाकांक्षा सिद्धीस नेण्याचा कधीं प्रसंग येईल याची ते वाटच बघत होते. तों 
वर सांगितलेला योग अनायासेंच घडून आला. प्रथ्वीराजाची बायको सर्व स्त्रियां- 
बरोबर त्या जत्रेत फिरून माघारी परतली, ही संधि.बघून अकबराने, तिला मुद्दाम 
एक अडचणीची वाट दाखवून तिकडून जावयाला सांगितलें, त्याप्रमाणें ती त्या 
रस्त्याने जाऊं लागली. तों, तेथें स्त्रीवेपधारी अकबर उभा राहून त्यानें तिला 
आडविलें. त्याबरोबर तिनें तें सर्व कपट समजून, लागलीच कमरेची कट्यार का- 
हून अकबराच्या छातीवर धरिली, अकबर वेषांतरांत अर्थात्‌ निःशस्त्र असून, 
अशा चोरीच्या नीच कृत्यांत असल्यामुळें त्याच्या साह्यालाही कोणी त्या वेळीं नव्हतें; 
त्या आडरस्त्यांत तींच दोघें काय तीं होतीं. तिनें ती कट्यार त्याजवर अशा नेमाने 
धरिली कां, आतां अकबर अंमळ इकडे तिकडे हालला तर ती त्याची छाती फोडूनच 
टाकील; ब ओरडून कोणाला मदतीला हांक मारील तर त्या जत्रेंत पुरुष मनुष्य को- 
णीच नसून, उरूसास आलेल्या जनानखान्यांतील व इतर बायका घो घो जमून त्यांच्या 
दृष्टीस ही आपली फजिती पडेल; अशा पेचांत सांपडून त्याला त्या वेळीं अगदीं गप्प 
राहष्लेंच भाग होतें. शेबटों, तिनें त्याचेकडून, 'माझ्या किंवा माझ्यासारख्या इतर 
रजपुत स्त्रियांच्या वाटेस जाणार नाहीं व त्यांची अन्रू घेणार नाहीं, अशी शपथ घेव- 


(१७१ ) 


विली, तेव्हां ती कट्यार बाजूला घेऊन त्याला जाऊं दिलें, व आपणही प्रविभपणानॅ 
बाहेर पडली. ह्याप्रमाणें अकबराची पण खात्रीच झाली. ही गोष्ट इतिहासांत सुप्र- 
सिड आहे. या संबंधानें रजपुतांची अशी समजूत आहे कीं, सिसोदिया वंश्यांतीलं 
स्त्रियांची पवित्रता राखण्यास मेवाडची उग्रस्वरूपिणी मातादेवी व्याप्रारेहण करून व 
हातीं शस्त्र घेऊन त्यांच्या साह्यार्थ सिद्ध असते. वरील स्त्रियेसारख्या निष्कलंकपणानें 
मोंगळ बादशाहाच्या हातून रजपूत स्त्रिया करचित'च सुटल्या, प्रथ्वीराज कबीचाचच वडील 
भाऊ रायसिंग ह्मणून होता, त्याची बायकोही अश्याच जत्रेच्या जागीं अकबरानें अड- 
वून तिचें पातित्रत्यसर्वस्व लटिलें होतें, यामध्यें तिचे धेय कमी हणा किंवा तिचा पाति- 
व्रत्यामिमानच पंगु ह्मणा, तिच्यानें कांहीं तश्या बाणीच्या प्रसंगांतून पार पडवलें नाहीं. 
अकबरानेंही तिच्या पातित्रत्याचे बदला तिला सुवणेमोक्तिकांचे दागिने व जडजवाहीर 
देऊन सन्मानानें वाटेस लाविली. व याप्रमाणेच बहुराः सर्व स्त्रिया महादान घेऊन घरीं 
जात! रायसिंगाची बायको व प्रथ्वीराजाची बायको ह्या जावा जावा जत्रेतून आपापल्या 
घरीं गेल्यावर त्या भावांनीं एकमेकांस आपापल्या बायका सुखरूपपणे घरीं आल्याचें कळ- 
विरले, पहिल्यानें रायसिंगाकडून पृथ्वीराजाला निरोप कळला. तेव्हां पृथ्वीराजानें 
साभिमानपूर्वक त्याला असें लिहिले कीं, “तुझी बायको तुझ्या घरीं सुखरूप पोहों- 
नली, आणि तीही तोरड्यांच्या व कमरपट्याच्या घागऱ्या छुमछुम्‌ वाजबीत व सो- 
न्याच्या आणि जडावाच्या इतर अलंकारांचे किणकिणाटानें सभोंबारचा प्रदेश नादित 
करीत सानंदानें स्वग्रहीं प्रास झाली खरी; पण, बंधो ! तुझ्या मिशा कोठें आहेत रे!! 


असु; आतां आपण अरवली .डोगरांकडे वळून तिकडे सदेशाभिमानी प्रतापसिंग 
काय करीत आहे तें पाहू. प्रथ्वीराजाच्या उत्तेजनपर पत्राने तर त्याला प्रोत्साहन 
आलें. परंतु नस्ते प्रोत्साहन येऊन काय करावयाचें होतें! जवळ पेशाचे आणि 
मनुष्यांचें बळ असल्याशिवाय नुस्ते प्रोत्साहन काय कामाचे? तें बळ नसल्यामुळें तो 
तर अगदीं जेरीस आला. तेव्हां त्याने त्रासून असा निश्चय केला कीं, आतां कोठें 
तरी देशांतर करावें. व असा विचार करून, जे त्यांचे जिवास जीव देणारे होते ते 
आणि बायका मुलें ह्यांस घेऊन तो तेथून निघाला, त्याने, मेवाड प्रांत सोडून सिं- 
घुनदीचे कांठीं जाण्याचें योजिले. तो अरवली डोंगर उतरून जवळच एक रान होतें 


नटव्या 





याणा लाक णी” १ीणी णी १00 नटी १णणणीण00000 कटला ना प सल शा ककरीा 


१, र्षपुतांत आणि इतर हिंदु लोकांत अजूदारपणाचें चिन्ह झणज्ञे “वर मिक्ली असणें” असें 
समजतात. व ती अजू नसली हाणज्ञे “खालीं मिक्ञी झाली” असें ह्मणतात. आणि मुळींच मिक्ञा 
काढणें हें सुतकी चिन्ह आहे असें मानितात, याप्रमाणें वरील ळेखांत एथ्वीराज आपल्या भावाला 
झणतो कीं, “तुझ्या मिद्या कोठें आहेत? ह्ामणज्ञे, या खालीं झाल्या-तुझी अब्रू गेठी, अथवा ला 
मळीच उतरल्या-जुद्ी बायको मेल्यासारखी झली ! अत्ता याचा अथे, 


( १७४ ) 


त्यांवून जाऊं लागला. तों त्याच्या मनांत असा विचार आला कीं, “आपल्या पूर्व- 
जांनी जें राष्ट्र मिळविलें व ज्या भूमीवर मार्झे जन्म झालें, तो प्रदेश ह्याप्रमार्णे मीं 
उदासीनपणें सोडून जाणें ही शरमेची गोष्ट आहे.! हें मनांत येऊन, त्यानें पुढें जा- 
ण्याचा बेत तहकूब करून तेथेंच कांहीं दिवस मुक्काम केला. तों कमघर्मसंयोगानें 
अशी गोष्ट घडली कीं, त्याचा एक भामासा ह्मणून प्रधान होता, त्याढा आपल्या 
यजमानाची ही दुरवस्था समजून फार वाईट वाटलें, तो प्रतापर्सिगाचा पिढीजादा 
न्वाकर होता. त्यानें आपल्या जवळचें सर्व द्रव्य प्रतापाचे हवत्लीं करून, याच्या यो- 
गाने आपल्यास जें योग्य दिसेल तें करावें, अश्ली त्याची विनंति केली. तेंद्रव्य 
आणि प्रतापर्सिंगाचे जवळ जें कांहीं होतें तें मिळून २५००० मनुष्यांचा बारा वर्षे- 
पर्यत निर्वाह होईल इतकी जमा झाली. तेव्हां प्रतापसिंगाला पुनः हुशारी येऊन 
त्याने फौज जमविली, इकडे, अकबराकडचे लोक प्रतापर्सिग हा मिऊन पढून 
जातो आहे असं समजून खस्थ होते, तों प्रतापर्सिंगाने एकाएकीं अकबराच्या दाहा- 
बाज नांवाच्या सरदारावर स्वारी करून त्यास व त्याच्या टोळींतील सवीस मारून 
टाकिले, आणि त्या सपाट्यांतून जे पळून गेले त्यांसही धरून मारिले. असें झालें 
तेव्हां अकबराकडचे लोक सावध होऊन तयारी होते आहे, इतक्यांत त्यानें कुमळ- 
मेर किल्ल्यावर जाऊन तो घेतला. त्या किल्यावर अकबराचे वतींचा अबदुल्ला नां- 
वाचा किलेदार होता त्यास व त्याचे लोकांस त्यानें ठार केलें. याप्रमाणें, एका मा- 


गून एक असे त्यानें बत्तीस किल्ले घेतले. या विजयांत मोंगलांचे संबंधानें क्षमा 
किंवा दया झणून त्यानें मुळींच ठेविली नाहीं. शत्रूकडचे लोक सांपडले कीं, त्यांस 
कापून टाकण्याचा सपाटा चालविला. भाटांनीं याविषयीं असे झटले आहे कीं, 
:घ्रताप्सिंगानें, मेवाडच्या प्रदेशांत शत्रूचे जे जें कांही आढळले तें तें सफा करून 
सर्व मेवाडभूमि मैदान करून सोडिली.!? ह्याप्रमाणें अल्पावकाशांत व फारश्या ल- 
ढाया वगेरे न करितां त्यानें बहुतकरून सर्व मेवाड प्रांत हसगत करून घेतला. 
चितोड, अजमीर, आणि मंडलगड हीं ठिकाणें मात्र हसगत झालीं नव्हती. इत- 
क्‍यांत, ज्यानें हा सर्व संकटाचा आणि दुःखाचा प्रसंग आणून आपल्यास विपत्ति 
भोगावयास लाविलें त्या राजा मानसिंगाचा समाचार घ्यावा असा विचार करून, 
प्रतापसिंगानें आपले लोक, त्याची राजघानी अंभेर(जञयपूर)नगर याजवर पाठ- 
वून, तेथीळ मालपुरा नांवाची बाजाराची मुख्य पेंठ सर्व लहून आणिली. 

त्यानें उदेपूरही काबीज केलें, परंतु त्याविषयी विशेष सांगण्यासारखे कांही नाहीं. 
उदेपूर येथें रक्षणाचीं योग्य साधनें असतीं तर तें प्रतापसिंगानें मुळींच सोडिले न- 
सते. वरील विजयाबरोबर त्यानें तेंही हाताखालीं घाळून बहुतकरून आपलें गतवेभव 


( १५७५ ) 


मिळविले. प्रतापर्तिंगाच्या या प्रतापावरून, वर एके ठिकाणीं अकबराचा मुख्य प्र- 
धान खानखानन, जो प्रताप्तिंगाविषयीं पूज्यबुद्धि वागवीत असे हणून सांगितलें 
आहे, तो तर त्याची फारच तारीफ करूं लागला. 


ह्याप्रमाणें प्रतापसिंगाची देवगति अनुकूल दिशेला लागून तो आपल्या जयश्रीनें 
मात्क्यान्‌ पूर्ववत्‌ शोभू लागला. अकबरानेंही रजपुतांचें शौयेपराक्रम बघून त्यांचें 
नांव घेण्याचें बहुशः सोडून दिलें. याचें दुसरं कारण असें झालें कीं, त्याचें राज्यही 
दिवसेंदिवस वाढत जाऊन हळूहळू तें त्याला अनावर होण्याच्या पंथांत होतें. तेव्हां 
त्यास होतील तितके शत्रु कमी करून आपला काळ लढाया व युद्धे यांचेमध्यें घाल- 
विण्यापेक्षां, ताब्यांत असलेल्या राज्यांत सुव्यवस्था करण्याकडे लक्ष्य लावणें अधिक 
इष्ट होतें. प्रतापाला आपलें स्वतःचें पू्वांजित राज्यपद आपल्या ताब्यांत अभिमान- 
पूर्वक ठेवण्यापलीकडे कांहीं विशोष महत्वाकांक्षा नव्हती. त्याचें राज्य बहुतकरून 
त्याचे ताब्यांत आलें; परंतु चितोड अद्यापि त्याचेकडे आलें नव्हतें. तें घेण्याविष- 
यींची त्याची आशा अजून अपूर्ण राहिली होती व त्याकरितां तो मनांत मनसी ज- 
ळत होता, प्रतापसिंगाच्या पूर्वकृत्यांकडे आणि अभिमानांकडे बघितले ह्मणजे चि- 
तोड घेण्याविषयींची त्याची उत्कंठा किती जोराची असेल याची कल्पना होण्यासारखी 
आहे. तो हणे, 'ज्या चितोडाकरितां बाप्पा रावळापासून आजपयत हजारों रज- 
पूत लहून त्यांनीं तें आपल्या ताब्यांत ठेविलें; पृथ्वीराज चव्हाण याजबरोबर समर- 
सिंग (सामरसी) मेल्यानंतर त्याचे पश्चात्‌ रजपुतांच्या क्षात्रधमोची परिसमातिच 
होण्याच्या पंथांत आली होती ती सांवरून, चितोडाचें संरक्षण करण्यांत आलें; या 
कामांत लक्षावधि रजपूत समरांगणीं बळी पड्डून चितोडाकरितां त्यांनीं आपल्या र- 
क्ताचीं श्रिपणें केलीं; बाप्पाच्या पुढें ऊरसिंगाचे बारा मुलगे चितोडाकरितां एका- 
मागून एक अर्पण झाले; ज्या चितोडाच्या समरदेवतेला देवळा ठाकूर, जयमल् व 
पठ्ठा हेही अपण झाले; ज्या चितोडाकरितां तीन वेळ जोहार होऊन तेथील रजपूत 
स्त्रियांनी आपल्या पतींस व मुलांस उत्तेजन देण्याकरितां आपल्या जीविताचा नाश 
करून घेतला; आणि हजारों आत्महत्या, वध आणि रक्तपात होऊन जी चितोडभूमि 
सर्वदा रजपूतराजवंश्ांची कणी आहे; त्या पूज्य ब अभिमानाच्या चितोडनगराचा 
ताबा परकीय लोकांच्या स्वाधीन असावा ह्यापरतें तें लांछनावद्द मला दुसरें काय अ- 
सावयाचें आहे £ उदेसिंगानें जो चितोडाहून पाय काढिला तो पुनः त्याला लागूं 
नये, मग सिसोदियावंशाचा अभिमान आणि पराक्रम तो काय! त्या वैश्ांत मी 
जन्मठों, त्या मजकडूनही तें अय़ंत महत्वाचे काम होऊं नये, मग माझें प्रतापत्तिंय 
नांव तरी काय कामाचे £ ही मळा मोठी शरमेची गोष्ट आहे !? अशा चिंतेतच 

रा० ६० ३३ 


( १७६ ) 


त्याजा दुखणे लागळें. मग तें इतके वाढलें कीं, शत्रूच्या शस्त्रषायांस देखील त्यानें 
आजपर्यत कधीं जुमानिलें नव्हतें व यापुढेंही जुमानिर्ले नसते, इतका तो त्या दुख- 
ण्यानें खंगून गेला, 


शिवाय, त्याला दुसरी एक अशी काळजी होती कीं, 'मीं आजपर्यत ज्या अमि- 
मानानें, डोलानें ब ऐटीने वागून दिवस काढिले व टात्रुंशीं वांकून राहून आपल्या 
कुलनामाचें रक्षण करण्यांतच जन्म घालविले; त्याप्रमाणें माझ्यापुढे माझे मुलगे हे 
माझे कुलत्रत चालवितील कीं नाहीं ? व त्यांजकडून, ज्या कित्येक माझ्या आशा 
आणि महत्वाकांक्षा अद्यावधि अतृप्त राहिल्या आहेत त्या शेवटास जातील कीं अ- 
शाच पड्टून राहतील !' अशा विवंचना त्याचे मनांत नेहमीं घोळून त्याचें दुखणे 
दिवसानुदिवस बळावत चाललें. त्यांतून तो बांचेळ अशी कोणास आशा राहिली 
नाहीं. ह्या शूर-धीर-गंभीर-पुरुषाच्या या प्रायोपविष्ट अवस्थेचे भाटांनीं फारच उत्कृष्ट 
व हृदयद्रावक वर्णन केलें आहे. उदेपूरच्या इतिहासाचे प्रखुतच्या भागांतील हा 
अह्वितीय नायक प्रायोपवेशनीं पडला असून त्याचे भोंवतीं त्याचे परमविश्वासू , जिवास 
जीव देणारे आणि आशा व वैभव यांचे मुख्याधारखंभ असे त्याचे पुष्कळ सरदार- 
मित्र जमले होते. त्यांस त्यांच्या या खामीची ही देदावसानसमसींची दका बघून 
बहुत शोक उत्पन्न झाला. परंतु तो सर्वोनीं दाबून राण्याला केश व यातना उत्पन्न 
होऊं नयेत हणून मोठ्या गंभीरतेने सर्वजण राण्याकडे बघत स्वस्थ बसले होते. तरी 
राण्याच्या जीवास स्वास्थ्य आणि शांति नसून त्याच्या मनोवृत्ति जणूं काय उचंबळून 
येऊन, त्यानें पुनः दीनासारखे पडावे. असा प्रकार कांहीं वेळ चालला. तेव्हां सा- 
ळुंग्याचा ठाकूर पुढें होऊन राण्यास हणाला, 'महाराजांच्या जीवास कोणते केश हो- 
तात ! शांततेनें प्राण कां जात नाहीं १ त्यावर प्रतापर्सिगाने ओढत ओढत अक्षा 
शब्दांनी आपला हेतु त्यांस जाणविला. तो झणाला, “माझा हेतु इतकाच आहे 
कीं, माझा देश माझे पश्चात्‌ परकीयांचे हातांत जाऊं नये. व या विषयींची माझी 
कोणीं खात्री केली तर माझा जीव सुखानें जाईल !! यावर तो कांहीं वेळ स्तब्ध हो- 
ऊन पुनः अंमळसा सावध झाला; आणि मरणोन्मुखवृत्तीच्या शब्दांनी त्यानें आपल्या 
सरदारांस आणखी हटले, 'या उदेपुरांत आपल्या ज्या झोंपड्यां आहेत त्यांचे मोठ- 





१. ह्या झोंपड्या पेशोळा नांवाचे तलावाच्या कांठीं होया, हा तलाव हक्की भोंवताठीं मोठमो- 
व्या राजमंदिरांनीं परिवेष्टित असा दृष्टीस पडतो, व यावरूनच, अक्का पडला काळीं देखील 
याची जी शोभा दिसते ती रज्ञपुतांच्या चालया काळांत किती भरभराटीची आणि वेभवाची असेल 
याचें अनुमान सद्दजञ करिता येतें. प्रतापसिंगाची स्थिति अतिशय वाईट असतां, केवळ कुटुंबां- 
तील माणसांना वाऱ्यापावसापासून रॉक्षण्याकरितां यानें ह्या झोंपड्या उभारिल्या होया. व पुढे रा. 


( १७५ ) 


। 
मोठे बाडे करून त्यांत विलाससुखें भोगीत तुझी स्वस्थ चेनीनें पडाळ; दिछीपति बा- 
दशाहाचे चरणकमळीं आपलीं मस्तकें घांसून त्याचा प्रसाद ह्मणून मोठमोठ्या संपत्ति 
ब अधिकार मिळवून निरभिमानपणें राहाल; आणि अशा प्रकारच्या ऐषआरामांतच 
मेवाडचें फारां दिवसांचे खातंत्र्य घालवून ज्या आपल्या पूर्वजांनी आपलीं आयुष्ये 
त्याच्या अमिमानांत घालविलीं त्यांच्या नांवांस कालिमा आणाल; तर असें करूं नका. 
त्यांचा अभिमान धरून त्यांचें नांव चिरकाळ टिकेळ असें करा.? यावर सर्वोनीं 
मोठ्या लीनतेनें व निश्चयपूर्वक त्याला सांगितलें कीं, 'जर आह्मी बाप्पा रावळाचे 
खरे वंज असूं तर आपल्या इच्छेप्रमाणे चितोडगड घेतल्याशिवाय उदेपूरचीं झों- 
पडीं मोडून तेथें राजवाडे बांधणार नाहीं. व आपल्या हेतूप्रमाणें युवराजासह मे- 
वाडचें वैभव व खातंत्र्य जे आपल्या हाते पुनः मिळालें आहे तें रक्षण करण्यास क- 
दापि आळस करणार नाहीं. ! त्यांच्या तोंडून हें वचन ऐकिल्याबरोबर त्या वीरशिरो- 
मणीला समाधान वाटून त्यानें शांततेची व आनंदाची मुद्रा दाखविली; आणि सर्वो- 
कडे एक वेळ बघून डोळे मिटले व प्राणत्याग केला, ह्याप्रमाणें, या प्रतापशाली 
प्रतापर्तिंगाचा वि० सं» १६५३ हझणजे इ० स० १५९७ या वर्षी काळ झाला, 

प्रतापसिंग मेला हा मेवाडांतील प्रतापश्ाली सूर्यच अस्तंगत झाला असें लोकांस 
वाहूं लागलें. एकंदर सिसोदिया कुळामध्यें प्रतापसिंगाची कीत फारच असून जो- 
पर्यंत तिकडे स्वदेशाभिमानाचें यत्किचित्‌ तरी बीर्ज असेल तोंपर्यंत त्याचें नांव नि- 
ञ्यवैभव मिळविल्यावर देखील मरेपर्यंत तो लया झोंपड्यांतच राहत होता , एके दिवशीं प्रतापसिं- 
गार्‍चा पुत्र युवराज उमराव हा बाहेरून घरी आठा असतां ह्या पर्णकुटींत ठवन क्शिरण्याचें यास 
भान न राहून, तो ताठरपणानेंच झोंपडीत शिरला, तो यया झोंपडीचा बांब्‌ पुढें आला होता 
याला याचें पागोटे अडकून पडळें. यामुळें उमरावाळा संताप येउन यानें या. झोंपड्या काढून 
तेथें चांगठे वाडे बांधण्याविषयी दुसरे दिवक्लीं ठरविण्याचा बापाजवळ घांट घातला, यावरून प्रताप- 
सिंगानें अनुमान बांधिले कीं, प्रसंग पडेळ तसें वागण्याचें याला माहित नाही, व यामुळें हा आ- 
पळे इष्ट हेतु कोणकोणते पूणे करावयाचे राहिळे आहेत याजवर लक्वूय्र न देतां अधिकाराच्या व रा- 
असत्तेच्या डौळांत मोठमोठे विळासच भोगील, आणि या अनुमानावरच प्रतापसिंगानें पुढील उद्गार 
काढून युवराजञाचा व आश्रितमंडळीचा विळासीपणा तयांस ज्ञाणविळा आहे. यावरून दूरदर्शी व 
सारासारविचारवान्‌ असे राजपदधारी, अपोरुष विठासांविषयीं किती उदासीन असतात हें दिसेल, 
अक्ना खऱ्या पुरुषांना सत्कोतिंवधूनें नेहमी माळ घातलेळीच आहे असें समजावें. यांना विलास 
आणि मृत्यु हीं कस्पटाप्रमाणें असून, देशाभिमान व कुलत्रत हींच काय तीं यांचीं स्मरणीय स्थानें 
आणि विलासचिन्हें होत असें ते मानितात | 

१, प्रतापासिंगाच्या या एकंदर विज्ञयवणेनावरून राजस्थानचा इतिहास ठिहिणारा कनेळ टॉड 
हा तर असें हणतो कौ, 'रबपुतांचें खदेशाभिमानाचें वारे मोठें कठिण आहे, तें बारें पुन: कर्षी- 
दी न येवो ! आणि जर कदाभित्‌ तें वारें पुनः उद्चवणारच असेळ तर निदान इंमजसरकार असेप- 


( १७८ ) 


धून लोक त्याच्याक्मांवाला आणि मूर्तीला पूज्य असें मानतील, प्रतापसिंभासारखे 
देद्याभिमानाचें व कुलाभिमाना'चें कडकडीत त्त एकंदर राजस्थानच्या इतिहासांत 
थोड्यांमध्येंच सांपडेल, काय त्याचा धीर ! कोण त्याची गंभीरवृत्ति! किती त्याची 
सहनशीलता! कशी त्याची दूरदृष्टि व पोक्तपणा! आणि किती स्तुत्य त्याची सामि- 
मानिता ! त्या काळाकडे नजर दिली, आणि प्रतापसिंग ज्या शत्रूशीं लढत होता 
त्याचें ऐश्वर्य मनांत आणिलें हणजे प्रतापर्सिंगाची छाती आणि उमेद कांहीं अतक्ये 
होतीं, असें मनांत आल्यावांचून राहणार नाहीं. मोंगलांचें येवढें विस्तीर्ण राज्य, व 
तसेंच त्यांचें बल, संपत्ति आणि दरारा हीं एखाद्या सार्वभोमसत्ताधीशाप्रमाणें जिकडे 
तिकडे गजबजून राहिली असतां, त्यांशीं झुंजण्यास हिंदुस्थानांतील एका लहानशा 
प्रांताचा राजा, ब ज्याला मनुष्यबळ आणि संपत्ति यांची विवंचना, इतक्या कमीप- 
णाला आणि आपत्तींना न जुमानितां, दंड ठोकून अभिमानपुरस्सर रणभूमीमध्यें 
उभा राहणारा, असा हा प्रतापर्सिंग, अद्वितीय वीरशिरोमणि खरा. शात्रुपक्षाकडील 
सेनासमुद्राची आणि त्यांच्या कुबेरासारख्या संपत्तिमत्तेची त्यानें यत्किचित्‌ही पर्वा 
किंबा भीति न बाळगितां त्यांस कित्येक वर्षे एकसारखें झुलवून शेवटीं जेरीस आ- 
गणिलें; ही त्याची अपूर्व व अघटित कृति मेवाडांतील लोक अद्यापि स्मरून, एखाद्या 
इश्वरीनामाप्रमाणें ते प्रसंगविशेषीं त्याच्या नांवाचा घोष करितात. मेवाडांत कोठेंही 
जा; तेथें प्रतापसिंगाच्या संबंधानें कोणत्याही स्थलाची कोणत्याही महृत्कृत्याविषयीं प्र- 
सिद्धि नाहीं, असें एकही ठिकाण आढळणार नाहीं. कोठें त्याचे जय झाल्याची 
ठिकाणें आहेत; कोठें पराजयाचीं स्थाने आहेत; कोठें लपून छपून राहिल्याची स्थलें 
आहेत; आणि कोठें लहान मोठ्या झटापटी झाल्याचीं दरीखोरीं आहेत. एकूण, 
जिकडे जिकडे जावें तिकडे तिकडे अरवली डोंगरांतून, प्रतापसिंगाच्या आयुःक्रमां- 
तील एकंदर महत्कृत्ये प्रतिध्वनित होऊन तीं तीं स्थठें त्याचा इतिहास मूतिमंत पुढें 
उभा करीत आहेत! यांतील हळदीघांट हें स्थल हणजे भारतीय महायुद्धांतठें कु- 
रुक्षेत्रच होय, इतिहासांत या रणकंदनासारखे प्रसंग थोडेच असतील व तसेच ते 
नेहमीं थोडे असोत. 


भाग दहावा, 


उमराव. 
उमराष राज्यारूढ होतो,---अकबराची कारकीदै,---अकबराचा मृव्यु.---उमरावाचा राज्यकारभार, 


येव तरी तें उद्रूवण्याची घाई न होवो !” खराखर, रञजपुतांच्या येथपयेत वार्णठेल्या स्वाभिमानितेव- 
रून टॉडू साहेबास भीति वाटण्याळा कारण होतें आहे, खचित | 


१९१७९) 


राज्यसुखामुळें साळा बापाचे सांगण्याचा विसर पडतो.---साळुंड्याच्या अदुराचे कृत,---उम- 

रावाला आविश्ञ येतो व तो बादज्ञाही फौजेचा पराजय करितो.---राणपूर येथें दुसरी भयंकर 

ठढाई व तींत मोंगळांचा पराभव.--सुमाजीला जबहानगिराकडून चितोडावर राड्याभिपेक,-- 

सुमाजी चितोडावरीळ हक्क उमरावाचे स्वाधीन करितो; व साचा अंत,--पुढील विजय,--- 

सूक्तावत वंशाची मळची हकीकत.---बह्ानगीर औपला मुलगा पर्वझ यास राण्यावर पाठवितो, 

परंतु साचा पराजय होतो.---मोहबतखानाचा पराजय. 

प्रतापसिंगाला १७ मुलगे होते. त्यांत उमराव हा सवोहून वडील होता, तो 
त्याचे मागून गादीवर बसला, उमराव याला अमरसिंग असेंही ह्टलेलें आढळतें. 
हा वयाच्या आठव्या वर्षापासूनच बापाबरोबर असल्यामुळें त्याला सर्व संकटांचा 
आणि प्रसंगांचा अनुभव होता. त्याला डोंगरी प्रांतांतून लढाया मारणें आणि सर्व 
प्रकारचीं संकटें ब यातना भोगणें हीं त्याच्या अगदीं वहिबाटींतलीं झालीं होतीं. तो 
राज्यारूढ झाला तेव्हां चांगला थोर वय्माचा आणि कता सवरता असून, त्यालाही 
बरोबरीचे मुलगे त्याच्या पाठबळाला शास्त्रधारी होऊन सज्ज होते. 

अकबराचें आणि मेवाडप्रांताचें फारच वितुष्ट असून ते एकमेकांचे कडे हाडवैरी 
झाले होते. प्रतापसिंग मेल्यावर अकबर आठ वर्षे जिवंत होता. परंतु अकबराच्या 
कारकीर्दीत मोंगलांचें राज्य फारच विस्तारून, त्यांची आवराआवर करण्यांतच त्याला 
मेवाड प्रांताच्या शत्रुलाचा विसर पडला. तेव्हां अर्थात्‌ अकबर जिवंत असेपर्यंत 
तर उमरावास विश्रांतिच सांपडली, व उमरावालाही मुद्दाम उठून मोंगलांची खोडी 
करावीशी वाटली नाहीं. कारण, मेवाडची योद्धे मंडळी इतकी थकून गेली होती 
कीं, त्यांना इतक्यांतच पुनः कलह” उत्पन्न करून लढाया देण्याची होस नव्हती. ब 
हणून, आहे तितक्‍यांतच सध्यां तृत राहून खस्थ बसण्याचा त्यांनीं विचार केला, 
अकबरानें एकंदर अर्धशातकाच्या जवळ जवळ राज्य केलें व तितक्‍या कारकीर्दीत 
त्यानें शहाणपणाचीं आणि लोककल्याणाचीं कामें पुष्कळ केलीं, असें मुसलमानी 
हतिहासलेखक अबू फजिल लिहितो. त्यावरून पाहिलें असतां, त्याला समकालीन 
अश्या युरोपखंडांतील नांवाजलेल्या राज्यकर्त्यांच्या बरोबरीला बसण्यास तो पात्र आहे, 
असें दिसतें, त्या वेळीं फ्रान्सांत चौथा हेनरी, ब इंग्लंडांत अनुक्रमें पांचवा चा- 
लेस्‌ आणि इलिजांबेथ राणी हीं अकबराच्या कारकीर्दीत युरोपामध्यें नांबाजलेलीं 
राजरलें होतीं; ब त्यांच्या बरोबरीनेंच इकडे हिंदुस्थानांत अकबराची कीति होती. 
हेनरी किंवा इलिजांबेथ यांनीं आपल्याला जसे उत्तम मंत्री निवडून घेतले होते तसे 
अकबरानेंही आपल्या दरबारीं उत्तम प्रधान नेमिले होते. हिंदुस्ानांतील दिलीद- 
रबारांत इंग्लंडच्या वतीने कोणी*तरी वकील असावा अश्ली कल्पना निघून अकंब- 


४४१४॥४00101000000 पालना प 
१. इलिब्नाबेथ राणीनें सर थमस रो यास बकीळ नेमून झाणें हिंदुस्थानांत यावें असें ठरळें 


( १८० ) 


राच्या कारकीर्दीतैच इलिजाबेथ राणीनें प्रथमतः वकीलात पाठविली, अकबराचे मु- 
ख्य प्रधान बैराम आणि अबू फजिल हे असून ते अनुक्रमें त्या वेळचे इंग्लंडांत 
असलेले राज्यकारस्थानी सली आणि बले यांच्या बरोबरीचे बुद्धिमान्‌ व युक्तिवान्‌ 
होते. अकबराच्या दरबारांत जसा शहाणपणा आणि बुद्धिमत्ता वास करीत होती 
तशी दुर्दैवाने मेवाडच्या दरबारांत नव्हती. परंतु तिकडे अकत्रराला समकालीन 
असा प्रतापसिंग राणा झाल्यामुळें त्याच्या व अकबराच्या गुणांचें पुष्कळ सादृश्य मि- 
ळून त्या उभयतांचेंही हिंदु व मुसलमान कवींनीं फार चांदाळें वर्णन केलें आहे. 
अकबर हा फार थोर व महात्मा असा बादशाह होता, असें त्याच्या पदरचे मुसल- 
मान कवि व इतिहासलेखक लिहितात. व ह्याप्रमाणं त्याच्या एकंदर खभावाविषयीं 
ब वस्तेनाविषयीं ते लिहून पूण करीत असतां इतकें मात्र ह्मणतात कीं, 'त्यानें जरी 
महाराजपदधाऱ्याच्या योग्यतेला कमीपणा आणण्यासारखीं कांहीं कृत्ये केलीं असलीं, 
तरी त्याने साधारणत; चांगल्या मनुष्याला न साजणारीं अशीं कांहीं कामें केलीं ना- 
हींत,' अकबराच्या गुणबाहुल्याकडे नजर दिली असतां त्याच्या दोषेकचित्याविषयीं 
इतिद्वासलेखकांनीं उपेक्षा केल्यास ते त्यांचे करणें दोषावह होईल असें सर्वथा वाटत 
नाहीं, त्याचे कारकीदीतील कित्येक अंदाधुंदी आणि मनसोक्त आचार हीं त्याच्या 
निर्मल कीर्तीस कलंक लाविल्यावांचून राहणार नाहींत; तथापि, जगतीय स्थितिरी- 
तींकडे आणि मनुष्यांच्या अधिकारमदाने दुर्वह होणाऱ्या मनोविक्रारांकडे यत्किचित्‌ 
लक्ष्य देऊन बघितले असतां अकबराला उदार मनाच्या इतिहासप्रिय वाचकांनी 
क्षमा करूंच नये असें कांहीं नाही. अकबराची. प्रशंसा त्याच्या मुसलमान कवींनी 
आणि दरबारी इतिहासलेखकांनीं केली येवढ्यावरच आपल्याला विश्वसून राहतां 
येत नाहीं; तरी, तो एकंदर सर्व मोंगलबादशाहांत चांगला व कीर्तिमान राज्य- 
कतो होऊन गेला यांत संशय नाही. अकबराच्या बरोबरच प्रतापसिंगाचेंही वर्णन 
त्या वेळच्या कवींनीं केलें आहे; व तें शत्रूकडील मुसलमान कबींनीं आणि इतिहा- 
सलळेखकांनीं केलें असल्यामुळें तर प्रतापतिंगाच्या कीतिमत्तेस विशेष महृत्त्व येतें, 


आपल्याला मोंगलकारकीदीतील इतिहासाचे संबंधाने केवळ मुसलमानी इतिहास- 
होतें. परंतु काय झालें कोण ज्ञाणे; तो ला राणीच्या कारकीदीत इकडे न येतां, जेम्स राजा ० 
ग्लंडांत राज्यारुढ झाला तेव्हां याला हिंदुस्थानांत यावयाला सांपडलें. पण तो जेव्हां दिकीदरबा« 
रांत येऊन दाखल झाला तेव्हां रञपुतांचें शोयेवीर्य सवे ल्यास जाउन ते मोंगळ बादज्ञाहीला शर- 
णागत झाले होते, सर थॉग्स रो दिट्टीच्या दरबारांत प्रविट झाला तेव्हां तेथें कर्ण घेळा नांवाचा 
एक रञपत मोंगलाशीां तह करण्यास आला होता, याविषयी ऱ्या इंग्रज्ञ गृहस्थाची फार आदरपयुक्त 
बुद्धि झाल्याबद्द्ळ याणें आपल्या लेखांत लिट्ठून ठेविलें आहे, 








( १८१ ) 


छेखकांवरच अवलंबून राहावयास नको आहे; व हणून, त्या इविंहासठेखकांनीं जे. 
बढे लिहिलें तेवढें सर्व सत्य आहे असें मानण्यास किंवा त्याशिवाय इतर कांहीं ज्यास्त 
हकीकत मिळावयाची नाहीं असें समजण्यास कारण नाहीं. त्या वेळची यच्चयावत्‌ 
हकीकत बजुंदीच्या राजानें आपल्या रोजनिशींत लिहून ठेवली आहे. ती वरील इ- 
तिहासलेखकांपेक्षां अधिक प्रमाणभूत धरिली पाहिजे. याचें कारण वेगळ्या रीतीनें 
सांगावयाळा नकोच. निरपेक्षबुद्धीनें आणि निष्पक्षपातानें लिहिलेले लेख अधिक 
विश्वनीय असतात हें जर खरें असेल तर, अबू फजिलापेक्षां बुदीच्या राजाची रोज- 
निश्ी या कामांत अधिक विश्वासपात्र आहे असें हणावे लागते. कारण अबू फ- 
जिल हा कसा झाला तरी अकबराचा आश्रित आणि त्याचा दराारी प्रधान होता. 
तेव्हां त्याचेकडून इतिहासलेखनाचें काम तितक्‍याच मानानें पक्षपातविरहित झालें 
असेल असें मानण्यास हरकत नाहीं. तेव्हां, बुंदीच्या राजाचे रोजनिश्ीवरून बघि- 
तले असतां अकबराचा मृत्यु फारच चमत्कारिक रीतीच्या अपघातानें झाला असें 
दिसतें, बंदीच्या राजाची रोजनिशी ह्या कामांत व पुढील बादशाहांचे संबंधानें वि- 
रोष महत्वाची व आधारभूत धरिली आहे. त्या अर्थी ही हकीकत खोटी असें झ- 
णतां येत नाहीं. शिवाय, या रोजनिशींत मोंगलबादशाहांचे वतनक्रम इतक्या चोख 
रोतीनें लिहिले आहेत कीं, तसे मुसलमान इतिहासलेखकांकडून लिहिले जाण्याची 
आश्याच नाहीं. असु. राजा मानसिगाचा आणि अकबराचा कोणता संबंध होता 
हे वाचकांस माहित आहेच. ब राजा मानरसिंगाचे अकबरावर किती उपकार अ- 
सून त्यानें त्याबिषयीं किती कणी,असावयाला पाहिजे होतें हेंही पूर्वमागांत सांगि- 
तलेल्या इतिहासावरून वाचकांच्या लक्ष्यांत असेलच. अकबराला बादशाही पद 
मिळून त्याच्या अमदानीचा जो येवढा विस्तार झाळा आणि त्याचा जो येवढा बोज 
बाढला याचे अर्धे श्रेय त्याचा मामा वरील राजा मानसिंग याजकडे होतें, 
असं पूर्वी एके ठिकाणीं सांगितलेंच आहे. परंतु पुढे, एका गोष्टीचे संशयावरून 
मानसिंग हा अकबराचे मनांतून अगदीं उतरून, शेवटीं, त्याचा घात झालेला बरा, 
असें अकबराला वाहूं लागलें. ती गोष्ट ही कीं, मानर्सिंगाचा विचार, अकबराचे 
मागून त्याचा दुसरा भाऊ खुसरू यास दिल्लीचे तख्तावर बसवावे, असा असल्याविष- 
यींची गुणगुण अकबराला कळली होती, अकबराच्या मनात रीतीप्रमाणे आपला मुलगा 
सेठिम थानेंच आपले पश्चात्‌ बादशाह व्हावें असें असून, त्याप्रमाणें त्यानें सर्व व्य- 
बस्थाही केली असती. परंतु तश्ली व्यवस्था उघडपणें करून मानसिंगाच्या मतावि- 
रुद्ध जाणें त्याला श्रेयस्कर नव्हते. कारण, तो बलवान्‌ ब बजनदार असल्यामुळें त्याचे 
संमतीशिवाय अकबराचें कोणतेंह्दी करणें सफल होण्याची आशा नव्हती, झणून, त्याने 


( १८२ ) 


असल्या उतार ब्यांतही राजा मानसिंगाचा धात करण्याची एक मयंकर युक्ति योजिळी. 
परंतु दुदैंवाची गोष्ट ही कीं, त्याच्या त्या भयंकर युक्तीची मसलत उलट त्याचेच अंगावर 
येऊन त्यांत त्याचा नारा झाला. त्याने, मानर्सिंगाला माजूम फार आवडत असे 
झणून ती तयार करवून, त्यांत कांहीं जालीम विष घालविलें ब त्या माजुमीचें ताट 
त्याचेकडे पाठविलें, परंतु मध्यें अशी चूकभूल झाली कीं, विष घातलेली माजूम 
त्याचे महालांत राहून चांगल्या माजुमीचेंच ताट मानसिंगाकडे गेलें. पुढे, अकब- 
रानं आपली चांगली माजूम झणून खाल्ली; तों तींतील विषात्रें ताबडतोब त्याजवर 
आपला परिणाम केला, व त्याप्रमाणें त्या विषारी माजुमीनें त्याचा अंत झाला, ह्या- 
प्रमाणे ही दिलछीदरबारची हकीकत झाली. 

आतां आपण मेवाडाकडे वळूं. उमराव यानें आपले राज्याचा बंदोबस्त कर- 
ण्याचा क्रम चालवून, जमिनीचा बसूल वगेरे करण्याचे संबंधानें निरनिराळीं खातीं 
काढिलीं, त्याचप्रमाणें आपल्या पदरच्या सरदारांस व वीरांस जहागिरी व इनामे 
देऊन त्यांनीं गादीची कोणकोणती चाकरी करावी याविषयीं ठराव केले; व त्यांचे 
मान, पान, मरातब व पदव्या यांच्या पायऱ्या लावून त्यासंबंधानें कांहीं नियम 
केळे, इतकेंच नव्हे; तर आपल्या दरबारी मंडळीनें पागोटीं कोणत्या प्र- 
कारचीं घालावीं याविषयींही त्याने नियम करून ते सर्व नियम ठिकठिकाणीं मोठ- 
मोठ्या दगडी खांबांवर खोदवून सर्व लोकांस कळण्याकरितां प्रसिद्ध केले, अशा 
प्रकारचे खोदलेल्या ठरावांचे खांब अजूनही त्या प्रांतांत दृष्टीस पडतात. 

ह्याप्रमाणे तो शांतिसुखानें व व्यवस्थनं राज्यसुख भोगू लागला, परंतु त्यावरून, 
भ्रतापर्चिंगानें जे पूर्वी भाकीत केलें होतें कीं, अशा राज्यसुखाच्या नादांत गुंग होऊन 
दृष्ट हेतु तसेच पड्टून राहतील, तें भविष्य सत्य होण्याचा रंग दिसूं लागला, उमरावानें 
उदेपूर येथील तळ्याचे कांठीं एक लहानसें राजमंदिर बांधिले. तें अद्यापि कायम 
असून, मेवाडच्या राजपुरुषांनीं त्याचे मागून जे मोठमोठे दगडी महाल बांधिले व 
ज्यांत ते अजूनपर्यंत राहतात, त्यांच्या बांधणीपेक्षां उमरावाच्या ह्या राजमंदिराची 
बांधणी अगदींच मिन्न आहे. ह्मणजे, त्या वेळच्या 'गाथिक? शिल्पाप्रमाणें त्याची 
रचना आहे. असु. तिकडे अकबराचे मागून जहानगीर (सेलिम) बादशाह हो- 
१. 'उमरावशाही पगडी” ह्मणून एका प्रकारच्या रीतीनं बांधलेले पागोटें उदेपूरचे राणे आणि 
यांची कांही दरबारी मंडळी राजदरबाराचे दिवशीं अजनही घालतात. परंतु ही, असें पागोटे 
घालण्याची वदिवाट, फक्त यांच्या रजपूत ज्ञातीच्या दरबारी मंडळीसच विशेषेकरून पाळण्याची 
सक्ती आहे. इतरांस तितकी. सक्ती नाहीं. 

२. हें राजमंदिर 'उमराव महाल? या नांवानें प्रसिद्ध असून, सास उमरावाचे मार्गे 'दुराचा- 
राचें गृह' असें हणत असत, असं सांगतात, 








६ १८३ ) 


ऊन त्याने चार व्षँपर्यत करावयाचा तो सर्व राज्यसंबंधीं बंदोबस्त केला; आणि मंतर 
त्याने, आपल्या विस्तृत राष्ट्रांत आपल्याला न मानणारा असा जो हा एकटा मेबा- 
डचा राणा होता, त्याचा समाचार घेण्याकरिता आपली बादशाही फौज जमवून 
तिची मेवाडावर रवानगी करून दिली. 

ह्या वेळच्या हिंदुस्थानांतील राजांची स्थिति अशी होती कीं, ज्यानें त्यानें मों- 
गल बादशाहीस नमून असून मोंगल आपले श्रेष्ठ ब आपण त्यांचे मांडलिक असें 
समजावें; बादशाहाचें फरमान व सनदा घेऊन त्यांचे हस्तक हणून राज्य भोगावे; 
आणि निरूपद्रवी राहून बादशाहाचें हितचिंतन करावें. ह्याप्रमाणेंच आपणही क- 
रून खस्थ राज्योपभोग ध्यावा किंवा युद्धास उभे राहून शत्रूंवर जय मिळवावा, या 
दोन विचारगजांची उमरावाच्या मनोभूमीवर मोठी झुंज लागली. ही त्याची अशी 
स्थिति बघून, त्याच्या सरदारांनीं व मुख्य दरबारी लोकांनीं, त्याला, त्याचे परमपूज्य 
पित्याच्या ब आपल्या बहुसन्मान्य केलासवासी धन्याच्या प्रायोपविष्ट स्थितींतील अ- 
त्यंत महत्वाच्या भाषणाची स्मृति देऊन, प्रतापसिंगाच्या त्या महान्‌ हेतूंची सार्थ- 
कता होण्याविषयींची तयारी करण्यास आग्रहपूर्वक सांगितलें, ते हणाले, “प्रतापसिंग 
महाराजांनीं मरतेवेळीं जें आपणास सांगितलें कीं, प्रथमतः परम दुःसाध्य जें खा- 
तंत्र्य तें मिळवून, नंतर शांततेच्या प्रसंगीं अनुभवण्याचें जें साहजिक राज्यसुख त्या- 
जकडे लक्ष्य द्या, हें वाक्य नेहमीं आपण मनांत वागविले पाहिजे.! 


उमरावाचा जो वर सांगितलेला 'उमराव महाल' होता, त्यांत त्याने एंक मोठा 
थोरला विळायती बिलोरी आरसा छेविला असून त्याचप्रमाणें त्यामध्यें इतर मोजेचे 
व वबिलासांचे जिन्नस ठेविले होते. अशा रीतीनें, बापाने मरतेसमयीं जी इच्छा ब 
हेतु प्रकट केला होता त्याचे विरुद्ध त्याचा क्रम असलेला उघड उघड दिसत असून, 
अशाप्रकारें त्याला श्ांतिसुखाची ब विळासाची आवड लागली ह्मणजे इष्ट हेतु तसेच 
राहावयाचे, असें लोकांनीं अनुमानित करून ठेविलें, याकरितां, अश] विलासांपासून 
आणि चेनींपासून त्यास पराड्मुख करून शोर्यपराक्रमाच्या कृत्यांस त्याला प्रवृत्त कर- 
ण्याविषयीं काय योजना करावी याचे विचारांत त्याचे सरदार होते, तों, साळुन्याचा 
ठाकूर उमराबाचे महालांत आला आणि त्यानें चोहोंकडे बघून राण्याच्या विलासाचे 
प्रकार पाहिले, ते त्याला सहन न होतां त्याने एकदम त्या आयन्याबर दंगड मा- 
रून, तो आरसा फोडून टाकिला; ब राण्याजवळ जाऊन त्याचा हात धरून त्याला 
सिंहासनाबरून खालीं ओढिलें. नंतर तो भोंबताळच्या सरदारांस हणाला, 'सरदार 
लोक हो, बघतां काय ? घोड्यवर खार वहा; आणि प्रतापतिंगाच्या या मुलाची*जी 


लोकांमध्यें बदनाभी' होत आहे तिजपासून त्याचें रक्षण करा !' साळुंग्याच्या ठाकु- 
रा० इ० २४ 


( १८४ ) 


राचे हे अचाट कृत्य पाहून आतां पुढें राणा काय करील याजबद्दळ सर्वोना मोठी 
भीति पडली होती. व राण्यानेंही त्याप्रमाणें रागाची व तिरस्काराची मुद्रा करून 
ठाकुराकडे पाहिलें वत्याला हिसका देऊन त्याच्या हातांतून आपला हात सोडवून घेतला, 
परंतु ठाकुरानें कोठें त्याला दाद दिली ! राण्याचा राग ब तिरस्कार बघून, त्यामुळें 
त्याजकडून आपली होणारी बेइजत मनांत न आणितां, केवळ आपला परम प्रिय मित्र 
व स्वामी जो मुमुध्ष प्रतापसिंग राणा, ज्याला आपली वाणी वचनबद्ध झाली होती, 
तिची सत्यता त्याचे पश्चात्‌ मनोभावे करून लोकांच्या अनुभवास आणावयाची; मग 
याचे पायी कांहींही होओ; असा त्याचा कृतसंकल्प होता. आणि या त्याच्या संकल्प- 
दारढ्यांमुळेंच त्याला, राण्याचा हात बेळाशक धरून एकदम त्यास त्याच्या सिंह्ास- 
नावरून खालीं ओढण्याचें घेये आलें. नाहींतर कोठून आलें असतें ! राण्यानें तरी 
पहिल्यानें मात्र राग व तिरस्कार यांची मुद्रा दाखविली. परंतु असें करण्यांत ठाकुराचा 
स्वार्थ नसून, सर्व सरदारांचेंही त्याच्या त्या अहेतुक कृत्यास पूर्ण साह्य आहे असें 
पाहून, त्यानें पुढें रागाचा ज्यास कांहीं एक प्रकार न दाखवितां, ठाकुरानें त्याला 
ओढून वगेरे जो त्याचा अपमान केला, तो सर्व त्यानें शांतपणे सहन केला. साळुं- 
ह्याच्या ठाकुराचा सद्धेतु लक्ष्यांत आल्याबरोबर त्याची पूवीची सर्त मुद्रा पालटून तो 
अगदीं गरीब झाला. त्याचे डोळ्यांतून एकसारखे अश्र॒ बाहूं लागले आणि तसाच 
घोड्यावर बसून सर्व सरदारमंडळीसह तो राजमंदिराच्या बाहेर पडला, तो तसाच त्या 
आवेश्ांत आपलें सैन्य वगेरे घेऊन, हृलीं जेथें जगन्नाथाचें देऊळ आहे तेथें येऊन 
पोहोंचला, येथें आल्यावर त्याणें आपले अश्र पुसून पुढें लिहिल्याप्रमाणे आपले 
आवेश्ाचे उद्गार बाहेर काढिले. तो मिश्यांवर हात फिरवून हणाला, 'मला याबद्दल 
कांहीं एक वाईट वाटत नसून माझी या संबंधानें बिलकूल नाखुषी नाहीं. ठाकूर 
साहेब, आपले मजवर हे महत्‌ उपकार असून मला विलासोदधींतून व त्या 
संबंधानें सनोविकारधीवरांकडून अडकून पडलेल्या मोहजालांतून मुक्त करून या 
सत्कृत्यास मोठ्या धैर्याने प्रवृत्त केलें, याबद्दल मी आपला फार आभारी आहे. आपली 
स्वारी चाढूं द्या. आपल्या केलासवासी प्रतापसिंग महाराजांच्या संबंधानें आपण आतां 
यत्किचित्‌ही दु:ख करूं नका. आपला बोध मला सर्वोशीं मानवला, आपली मसलत 
मला मान्य आहे.' ह्याप्रमाणे बोठून तो वीरसमाज जो तेथून निघाला तो त्याच पावलीं 
सर्व प्रकारच्या उत्साहाने आणि आवेशाने दिवेरावर जाऊन उतरला. तेथें, बादशाही 
दिवाण जो खानखानन त्याचा भाऊ अबदुल्ला हा बादशाही फोज घेऊन आला 
होता, त्या उभयतांची त्या ठिकाणीं मोठी लढाई होऊन तींत बादशाही फौजेचा 
अगदीं मोड झाला, ही लढाई वि० सं० १६६४ हणजे इ० स० १६०८या 
सालीं झाली; 


(१८५ ) 


या ळढाईतील विशेष शौर्य आणि विशेष पराक्रम झटला झणजे उमराषाचा 
काणा हणून एक चुलता होता त्याचा दृष्टीस पडला. व त्या लढाईच्या संबंधानें 
भाटांनीं जीं वर्णने लिहिलीं आहेत त्यांजमध्ये त्याची फार प्रशेसा केली आहे. या 
कॉाणाचे जे पुढें वंशज झाले त्यांस काणावतु असें हणतात. या लढाईनंतर बाद- 
शाहानें राण्याशीं कांहीं मुदतीचा तद्ृ केला; पण तो तरी नेमल्या मुदतीपर्यंत त्यानें 
पाळिला नाहीं, कारण, वि० सं० १६६६ हणजे इ० स० १६१० च्या फाल्गुनांत 
पुनः वरील अबदुला व्याचेच हाताखालीं बादशाही फोज येऊन उदेपूर प्रांतांतील जें 
राणपूर हणून पवित्र स्थान आहे, तेथें, दिवेरापेक्षां फार भयंकर रक्तपाताची लढाई 
झाली. या लढाईतही राण्याचाच जय झाला, परंतु त्याच्या पक्षाचे चांगले चांगले 
ब विख्यात असे लोक फार मेले. त्यांत देवगडचा ठाकूर दुधो संगावत, नारायण- 
दास, सुरजमल, यशकर्ण, सिसोदियांपैकी सर्व मुख्य सरदार, भाणाचा मुलगा व 
सूक्तावतांचा मुख्य सरदार पूर्णमळ, हरिदास राठोड, साद्रीचा भोपट झाला, 
कहिरदास कच्छवाह, बेडला येथील केशवदास चव्हाण, मुकुंददास राठोड, आणि 
जयमल्ल याचे वंशांतील पुरुष, हे वीर मुख्य होते. या लढादत इतके मोठमोठे 
शूर मरून शेवटीं जय मिळाल्यामुळे जो शोकांतच आनंद झाला तो फारच मोठा 
होता. या जयाची कीति फार पसरून मेवाडचा पतनकाल सर्व नष्ट होत चालला 
असें मानण्यास लोकांना दम आला, अ सर्व गोदवाड प्रांतात राण्याचें किरमिजी 
निशाण फडकूं लागलें, 

ह्याप्रमाणे एका मागून एक भसे दोन पराजय होऊन नाशही पुष्कळ झाला, हें 
पाहून जहानगीर हा असस्थचित्त झाला; आणि याबद्दल काय उपाय करावा झणून 
विचार करूं लागला. रशोवटीं त्यानं अशी एक कल्पना काढिली कीं, ज्या अर्थी या 
रजपुतांचें येवढें भांडण चितोडाकरितांच आहे त्या अर्था तेथें त्यांच्याचपैकी कोणी 
नबा राणा आपल्या वतीनें नेमून त्यांचे स्वाधीन चितोड प्रांत करावा हणजे आपाप 
त्यांचा कज्जा मिटेळ; आणि ते जे आज सर्व एकविचारानें उमरावाला साह्य आहेत 
ते आपाप चितोडाकरितां या नव्या राण्याचे पक्षाला मिळून उमराव एकटा पडेल; 
व तसें झालें झणजे उमरावाचा सूड आपल्याला सहज घेतां येईल. ह्याप्रमाणें त्यानें 


णय ल फश हीला. 2५००००--० 





अट ाणट0शा हणता ८ सपत णा एफ अटल “<< “>> “शा म्याडम डकडडडाडमाडयडाडाशक्यककड डम डड 


१. या लढाईची तारीख मुसलमानी इतिह्मसठेखक  फेरिस्ता याचे म्रेथांत चुकून भलतीच 
ळागळी आहे. फेरिस्ताच्या म्रेथांतील पक्षपाताच्या आणि अभिमानाच्या गोष्टी या पूर्वी अनेक ठि« 
कार्णी सांगितल्या आहेत व येथेंही तेंच कळविणें इष्ट आहे की, वृरीळ दोन ब झा पूर्वीच्या ड्या 
ज्या लढायांतून मुसलमानांचे पराभेव झाळे हणून लिहिण्याचा प्रसंग आळा आाविषयीं तो दैतरकेच 
लिहितो कीं, 'शेक्धा सेनापतीने आपली फौज माघारी बोलावली यामुळें ठढाई आटोपली | 


( १८६ ) 


कल्पनेचेच मांडे खाऊन, त्याप्रमाणें संगराजित किंवा सुग्राजी ह्मणून जो एक प्रता- 
पर्सिंगाचा भाऊ पूर्वी फितूर होऊन अकबरास मिळाला होता त्याला सजवून राणा- 
पद देण्याचें योजिले. नंतर जहानगीर बादझ्याहानें स्वतः सुग्राजीच्या कमरेस तर- 
वार बांधिली आणि त्याचेबरोबर मोठा इतमाम देऊन त्याला मोठ्या समारंभाने 
चितोड येथील मोडक्या राज्यावर आणून बसविलें. या वेळीं खुग्राजीच्या बरोबर 
चितोडापयत जो मोंगलाकडील इतमाम आला होता त्याबरोबरच, इंग्लंडाहून दि- 
छीदरबारांत एक चापलेन (उपाध्याय) वकील हणून आढ्य होता, तोही होता. 
त्या चापलेनानें त्या वेळचे चितोड वगैरेंचे जें वर्णन आपल्या प्रवासाचे इतिहासांत 


लिहिलें आहे, तें वाचण्यासारखे आहे. 


अस्तु; सुग्राजी याळा हें नामधारी राणा पद मिळाल्यावर तो तेथें सात वर्षे होता. 
परंतु इतके दिवसपर्यंतचा त्याचा तेथील बास हणजे अगदीं उदासीनतेंतच झाला, 
कारण, त्याला चितोडच्या गादीवर मोंगलांच्या वतीनें राज्याभिषेक होऊन तो राणा 
झाल्यावर, त्यास तेथील त्याच्या वीरपराक्रमी वंशपुरुषांचीं एकेक कृत्यें बघून मोठी 
शरम वाटावी, जिकडे तिकडे महायोद्ध॒यांच्या समाधी, मोठाले जयस्तंभ, त्यांजवर 
तेथें घडलेल्या पराक्रमांचीं वणने खोदलेली, आणि किल्यावर जेथें तेथें अनेक स्मर- 
णीय स्थाने, हीं बघून त्याला असें वाटावें कीं, माझ्य़ा वडिलांनी काय काय कीति- 
शौर्यांचीं कामे केली; आणि मी पहा कसा कीं, दुस्मान मोंगल यांजकडे फितुर हो- 








१, “चितोड हें फार प्राचीन काळच्या एका राज्याच्या राजधानीचे शहर असून तें एक! 
उंच डोंगरावरच्या विस्तीणे सपाट भूमीवर इंग्रजी निदान दहा मैल (पांच कोश) औरस चौ- 
रस वसलेले आहे. ह्या हल्लीच्या काळांत तर तेथें सुमारें शंभर देवालये आणि राजमंदिरे मो- 
डकळीस येऊन पडठीं होती. सव शहर उदास आणि पडकें दिसत होतें. याशिवाय तेथें खो- 
दीब दगडांचे सुंदर जयस्तंभ आणि हञ्ञारो दगडी वाठे थांची ठिकठिकाणीं पडापड झालेली होती. 
चितोडगडावर चढण्यास एकच उत्कृष्ट व मजबूत दगडी माग पहाड तोडन केठेला असून त्रह- 
रांत ज्ञाण्यास चार निरनिराळे भव्य व विज्ञाळ दरवाजे केलेले होते, या ज्ाह्रांत या बेळीं शेत- 
करी मात्र राहत असून इतर वन्यपक्षुपक्ष्यांनीं चबितोडास वसती केली होती. अक्की जरी यांची 
अगदीं पडकी स्थिति होती तरी यावरून तें शहर आपल्या भरभराठीच्या काळांत किती सुंदर 
आणि वैभवयुक्त असेळ याची प्रेक्षकांना सहज कल्पना होण्यासारखी होती. हें शहर अकबर 
बादशाहाने तेथील राणा नांवाच्या जुन्या राजांपातून मोठ्या पराक्रमाने लढाया करून काबीज 
केळें होतें व तेथील राजांस तेथून काढून दिल्यामुळें ते चितोडासारख्याच शेबारच्या डोंगरी प्रदे- 
श्ांत॑ जाऊन राहिळे होते, अकबराला चितोड हे मिळावयाचें नव्हे; परंतु यानें जो यास पदि- 
ल्याने बेढा घातला यामुळें तेथें अन्ञसामम्रीचा पुरवठा होण्यास तेथील रानांचा नाइलान होऊन 
शेवटीं झांना तो किळ्ा सोडून देणें भाग झाठे” इयादि, 


( १८७) 


ऊन त्यांचा हृखक हाणून पुनरपि या माझ्या पूर्वजांच्या परमपूज्य राज्यपदावर निर्ठ- 
ज्जपणें येऊन बसलों ! तेव्हां मला धिकार असो ! या विचारांनींच तो नेहमीं उदा- 
सीन असे. त्याला कधींही त्या राजपदानें यत्किचित्‌ सुख झालें नाहीं. शेवटीं 
त्यानें, त्या राज्याचा खरा वारस जो आपला पुतण्या राणा उमराव, यास बोलावून 
आणून त्याचे स्वाधीन चितोड केलें; आणि आपण कंधार नांवाचा एक पर्वती व 
खंबळा या दोन नद्यांच्या संगमावर रणथंबोराजवळ वेगळाच मजबूत किल्ला होता 
त्यावर जाऊन सुखानें राहिला. पुढें सुम्राजी हा एक वेळ बादशहास भेटण्याक- 
रितां झणून दिल्लीस गेला, तेव्हां जहानगीर याणें त्याच्या अशा विश्वासघातकी 
कृत्याबद्दल दरबारांत त्याची फार फजिती केली. ती सुम्राजीच्यानें ऐकवेना हणून 
त्यानें शोवटीं आपली कट्यार काढून बादशाहाचे समक्ष आपल्या पोटांत भोंसकून घे- 
ऊन, तेथेंच प्राणत्याग केला. ह्याप्रमाणें ह्या उभयपक्षी अविश्वासपात्र झालेल्या प- 
श्वात्तापी सुग्राजीचा अंत झालो. 

उमरावाकडे त्याचे पूर्वजांच्या राजधानीचे हहर अनायासे आलें व त्याचा त्यानें 
आनंदाने स्वीकार केला. ही गोष्ट झाली खरी; परंतु पुढें त्याची सुव्यवस्था लाव- 
ण्याचें एक मोठेंच संकट पडलें. कारण, चितोड शहर इतर्के मोडकळीस आलें होतें 
कीं, त्याची दुरुस्ती करण्यास पुष्कळ पैसा खर्च केल्याशिवाय त्याला मजबुती येणार 
नव्हती. चितोडचा किल्ला सर्वच दुरुस्त करावयाला पाहिजे होता. आणि त्यागि- 
वाय तर त्या राजधानीला दुसरें कोणतेच बल नव्हतें. किल्ला दुरुस्त असल्यावर मग 
रजपूत लोक त्या डोंगरी प्रदेशांत शत्रूंना दाद देणारे नव्हते. परंतु त्या दुरुसीचें 
काम बरेंच खर्चाचें असल्यामुळें पुढें कसें करावें या विचारांत उमराव राणा पडला, 
नंतर त्याने, चितोडाचे भोंवतालचा प्रदेश आपल्या ताब्यांत घेतला असतां चितो- 
डाचें सौरक्ष्ष आपाप दृढ होईल, असा विचार करून सुमारें ऐशीं शहरें व चाळीस 
किले इतका मेवाडांतला प्रदेश आणखी आपल्या ताब्यांत आणून, तेथील संस्थानि- 
कांस आपले साह्यकर्ते सरदार केले, या गर्दीतच अंताल नांवाचा किल्ला काबीज 








णा 


१. बादज्ञाह्दी कारकीदीच्या इतिहासांत मोहवतखान झणन जो एक मनुष्य प्रसिदध होता तो 
सुम्राजीचा एक मुलगा असून तो बाटून मुसळमान झाला होता, हा जहानगीरच्या कारकीर्दीत 
मोठा साहसी हणून प्रसिद्ध असून या गुणावरूनच तो ञहानगीराचा मुलगा शहाजहान याचा परम 
मित्र झाळा होता, मोहवतखान या रजपुताचा साहसीपणा, खुद्द जहानगीर यास या'चा मुलगा शह्दा- 
ज्ञह्दाम याचे अनुमतानें कैद करण्यास विशेषेकरून उपयोगीं पडळा, ह्याप्रमाणें एकेक व्यक्ति अ- 
सतात. बापाची एक तऱ्हा तर मुलाची ही दुसरीच तऱ्हा, मोहबतखान हा सा बेळीं चांगळा प. 
सिद्ध क्षूर सरदार हणन गाजला होता, 


( १८८) 


करण्याचे वाबतींत खूक्तावत आणि चोंडावत या दोन वं्यांची शर्यत लागून त्मंत 
त्यांचें शौर्य फारच दिसले. असें भाटांनीं आपल्या ग्रंथांत लिहिलें आहे', या शर्यतीत 
सूक्तावत शाखेतील बहुतेक पुरुष आणि साढळुंगयाच्या घराण्यापैकी तीन पुरुष इतके 
बळी पडले. परंतु भाट हणतात कीं, 'जावत्कालपर्यंत त्यांच्या शोर्याची कीति 
आहि तावत्कालपर्यंत जणूं काय ते जिक्धच आहित.! ब ही गोष्ट कांहीं खोटी नाही. 
मनुष्याचे पश्चात्‌ त्याची कीतिमत्ताच काय ती अवद्दिष्ट राहते. आणि येवढ्याकरि- 
तांच पहिल्यापासून ज्याचा त्याचा कीतिसंपादनाचा प्रयत्न चाळू असतो. अस्तु; येथें 
प्रसंगानुसार सूक्तावत शाखेची माहिती सांगितल्यास ती व्यर्थ न होतां तिचा पुढील 
इतिह्वासाशीं संबंध असल्यामुळें ती उपयुक्त होईल हणून ती येथें देतोंः-- 

सूक्त किंवा सुकटा हा उदेसिंगाच्या एकंदर चोवीस पुत्रांपैकीं दुसरा पुत्र होता. 
तो जेव्हां पांच वर्षांचा होता तेव्हांच तो विलक्षण धाडसी आणि निर्भय खभावाऱचा 
होईल असें आढळून आलें होतें. तो प्रकार असा झाला कीं, एके दिवशीं शिक- 
लगारानें राणा उदेसिंग याची एक तरवार पाणी पाजून आणिली व रीतीप्रमाणे त्या 
धारेची परीक्षा पिंजलेल्या कापसावर पाहावयाची होती. तेथें जवळच सूक्त हा मु- 
लगा होता. त्यानें बापास विचारिलें, 'या तरवारीच्या धारेची परीक्षा मनुष्याच्या 
शरीरावर नाहीं का समजणार ?' आणि अरे हणून, त्यानें लागलीच ती तरवार 
आपल्या चिमुकल्या व कोंवळ्या हातावर चालविली ! त्याबरोबर त्याच्या हाताला 
जखम होऊन त्यांतून भळाभळा रक्त बाहूं लागून त्याचें खालीं बिछाइतीवर थारोळें 
झालें. तरी, त्या विलक्षण धाडसी मुलाने यत्किंचितही न घाबरतां शास्त्रवेदना झा- 
ल्याचेंही कांहींएक दुःख दाखविलें नाहीं, सूक्ताच्या या विलक्षण साहसी कृत्यावरून 
त्याच्या बापास त्याचे पुढील वर्तनासंबंधीं भीति पडली असावी, किंवा सूक्ताचे जन्म- 
काळींच जोऱ्यांनीं त्याच्या पत्रिकेवरून असें भविष्य वर्तविले होतें कीं, या'चें जातक 
मेवाडच्या राज्यास अपायकारक आहे, त्या भविष्याचें त्याला स्मरण झालें असावें, 
काय असेल तें असो; त्यानें त्याच वेळीं आपल्या सेवकांस आज्ञा केली कीं, 'याला 
नेऊन भारून टाका.' त्याप्रमाणें त्या सेवकानीं त्याला मारण्याकरितां नेलें. परंतु तें 
वर्तमान साळुंग्याच्या ठाकुरास कळल्याबरोबर त्याने त्या मारेकऱ्यांपासून त्याला सो- 
डवून राण्याकडे नेलें; आणि राण्याला विनंति केली कीं, 'याला मी आपला मुलगा 
झणून पाळण्यास फार खुषी आहें, त्यास परवानगी द्यावी. व हाच पुढें माझ्या चो- 
डावतवंशाचा मुख्य होईल.' साळुंग्याच्या ठाकुराचे बय बरेंच वृद्ध झालें असून 


क ऑऑऑशऑऑऑॅऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑंऑंऑंऑऑऑशशवशाजााााावाबाायाबाजजजबजजबजयजजाजजजममलि मम न अ डाकाकाकवाडालामड मा तताचमीमीम मयी 


१. या संबंधाची हकीकत, मार्गे ए० ३८-३९ येथें दिळी आहे ती पहावी. यांत लिहिले 
सुकटावत तेच हे सुक्तावत होत, । 


€ १८९ ) 


त्याला औरस मुलगेही होते. परंतु त्यांत, शहाणा व त्याचे पश्चात्‌ त्याचें राज्य चा- 
लविण्यासारखा हुशार मुलगा कोणीच नव्हता. हणून सूक्तालाच विद्या वगैरे शिक- 
बून, त्यास आपले मागून आपल्या गादीचा वारस करावा असें त्याचे मनांत होतें, 
परंतु पुढें, त्याचे मुलगे ब हा दत्तक घेतलेला मुलगा यांजमध्यें पुढील वारशाचे 
संबंधानें अगोदरपासूनच भांडणें उत्पन्न झालीं.* ह्मणून साळुंत्रा ठाकुरानें सूक्ताला 
त्याचा भाऊ प्रतापसिंग याजकडे पाठविलें. तेव्हां सूक्त हा भावाजवळ कांहीं दिवस 
त्याचा दरबारी व मंत्री हणून राहिला. पुढें एके दिवशीं ते दोघे बंधु शिकारीला गेले 
असतां तेथें कांहीं कारणावरून त्यांच्यामध्ये वाद उत्पन्न झाला व त्याचा शोवट दंदद- 
युद्धाने करण्या'चें त्यांनीं आपसांत ठरविलें. त्यांनीं एकमेकांनीं परस्परांला भाल्यांनीं 
मारण्यास प्रारंभ केला. तेव्हां असाच प्रकार कांहीं वेळ चालल्यास ठीक गति नाहीं 
असें पाहून, त्यांच्या बरोबर त्यांचा कुलोपाध्याय होता त्याणें त्या उभयतांस पुष्कळ 
सांगितलें व 'यःकश्चित्‌ कारणाकरितां एकमेकांचा घात करण्या'चें क्रूर काम करूं 
नका? हणून त्यानें त्यांस पुष्कळ विनविळें. परंतु त्यांपैकी त्याचें कोणीच ऐकेना, 
मग त्याने आपली कट्यार काढून आपल्याच उरांत भांसकून घेतली, आणि त्या 
यादवी करणाऱ्या दोघां भावांवर आपल्या हत्येचे पातक घालण्याकरितां त्यांच्यामध्यें 
मरून पडला. हा प्रकार बघून मात्र प्रतापसिंगानें आपला हात आंखडला, व त्याच 
वेळीं त्यानें खूक्ताला सांगितलें कीं, 'तूं आतां माझ्या राज्यांत राहूं नकोस, तुझें माझें 
पटणार नाहीं.' तें ऐकून सूक्तानेंही त्याच क्षणीं त्याला नमस्कार केला आणि मेवाड 
सोडून अकबराचे दरबारांत जाऊन दाखल झाला, तेथें अकबरानें त्याला आश्रय 
देऊन आपले पदरीं बाळगिले, इकडे, प्रतापर्तिंगानें पुरोहिताच्या आत्महत्येचे पातक 
आपल्या माथीं घेऊन तच्छमनार्थ बहुत दानधर्म केला; व त्या कुलामिष्टचिंतकाचें औओ- 
थ्वदेहिक मोठ्या थाटाने करून, ज्या अर्थी त्यानें स्वामीभक्तिदर्शनाथे येवढें जीबावरचें 
काम केलें, त्या अर्थी त्याच्या पुत्रास वंशपरंपरेने सालेरा हा गांव बक्षिस दिला. त्या 
इनामाचा भोगवटा त्या पुरोहिताचे वंशज अजून घेत आहेत; व जेथें त्या उपाध्यायानें 
त्या राजबंधुद्दयाचे दृंद्वार्थ आपला प्राण अपण केला तेथें एक समाधीसारखा चबुथरा 
बांधिला आहे, तोही अद्यापि कायम आहे. अस्तु, पुढें, प्रतापसिंग मोठ्या संकटांत 
असतां ऐन बाणीच्या प्रसंगीं सूक्तानें येऊन त्याला साह्य केलें व तेव्हांपासून मेवा- 
डच्या भाटांनीं त्याच्या नांवास मोठा मान देऊन जेथें तेथें त्याला “खोरासान-मुल- 
तानका अग्गल' या नांवानें वर्णिले आहे, वगेरे हकीकत पूर्वी आठीच आहे. हा 
प्रसंग येईपर्यंत सूक्त व प्रतापर्मिंग यांणीं पुनः एकमेकांची * तोंडेंही पाहिली नव्हती, 
इतका त्यांचा परस्परांबिषयीं रोष होता. 


( १९० ) 


सूक्त मेला तेव्हां त्यास १७ मुलगे होते. त्यांतून भाइन्सरोर येथील वारस पुत्र 
जो भानजी त्याशिवाय करून बाकीचे सर्व मुलगे त्याचे स्मशानयात्रेस गेले होते. ते 
आपल्या पित्याचा प्रेतसंस्कारविधि आटोपून वाड्यांत परत आले तों, वाड्याचे दर- 
बाजे बंद असून त्यांवर आपल्याला आंत येऊं न देण्याकरितां पाहृरा ठेविला आहे, 
असे त्यांस आढळलें, तेव्हां याचें'कारण काय १? ह्मणून त्यांनीं भावाला विचा- 
रिले. तों त्यानें त्यांस असें उत्तर दिलें कीं, “माझ्या वारशाप्रमाणें माझ्या वांट्यास 
भाइन्सरोर येथील राज्य आलें आहे; तेव्हां यामध्यें तुमचा इतक्‍यांचा निर्वाह बिल- 
कुल होणार नाहीं. याकरितां येथून तुझं वाटेळ तिकडे आपल्या दैवाच्या मागें 
लागून जावें.' हें त्याचें उत्तर ऐकून त्यावर त्यांणीं तक्रार किंवा वाद झणून बिलकुल 
न करितां ते त्याला हणाले, 'असें आहे तर मग आंतमर्ध्ये आमचीं शास्त्रे व घोडे 
राहिले आहेत तेवढे तरी दे, झणजे आमच्या निर्वाहाला आमचा स्वतंत्र मार्ग होईल.! 
त्याप्रमाणें त्यानें त्यांना त्यांचे घोडे य शास्त्र रिठीं. नंतर त्यांनीं आपल्या सोळा 
भावांपैकीं अचलसिंग झणून एक भाऊ होता त्याला आपला मुख्य करून हेडरचा 
मार्ग धरिला. या वेळीं या अचलसिंगाची बायको गरोदर होती. ते हेडराकडे जा- 
वयास निघाले; परंतु ते पाळोद या गांवापर्यंत पोंचतात तों अचलसिंगाचे गरोदर 
पक्षीस प्रसबवेदना होऊं लागून तिच्या बाळंतपाणाची वेळ अगदीं जवळ आली असें 
वाटल्यामुळे, त्यांस त्याच गांवीं मुकाम करावा लागला. पण तेथें सोनीगडावंशापैकीं 
जो ठाकूर राजा होता त्यानें त्यांस आपल्या या गांवांत मुळींच उतरू दिलें नाही. अचल- 
तिंग वगेरेंनीं त्याची, त्या प्रसंगाकडे लक्ष्य देऊन आपणास आश्रय देण्याविषयी वि- 
नंति केली; परंतु त्यानें ती मुळींच मान्य केली नाहीं. तेव्हां त्यांना, त्या गांवाबादेर 
माताजनुवी नांवाच्या रजपुतांचे एका देवीचे एक जुनें पडकें देऊळ होतें तेथें राहून 
त्या गर्भवती'चें बाळंतपण उरकून घेणें प्राप्त झालें. पण, संकटे येऊं लागलीं झ- 
णजे 'चोहॉकडून येत असतात. पहिल्यानें ती पूर्णमासांची गरोदर असतां तिला बा- 
हेर पडण्याचा प्रसंग आला. पुढें मुक्कामाला जागा मिळेना, व त्याला अनेक हरकती 
आल्या. देऊळ मिळालें तेंही मोडकें व पडकें. तशांत तो पाऊसकाळ. हे राजकु- 
लोत्पन्न प्रवासी जाऊन देवळांत टेंकतात तों पावसाच्या सरींवर सरी चालल्या. तेव्हां 
ते कोरडी जागा बघून व देवळाच्या एका कोंपऱ्यांत आपलें सामानसुमान लावून 
त्या गभोर स्त्रियेच्या सूतिकाग्रहाची व्यवस्था करीत होते; इतक्यांत पावसाच्या धूमध- 
डाक्‍्यानें त्या पडक्या देवळाची वरच्या बाजूची एक मोठी दगडी तुळई सुटून खालीं 
कोसळायला झाली, थोडक्यांत चुकले, नाहीं तर त्या, गर्भवतीच्या अंगावर ती तुळई 
पडून तिच्या खालीं तिचा चुराडा झाळा असता. तों, बाळो हणून त्या भावांपैकीं 


( १९१ ) 


एक होता तो त्वरा करून त्या तुळईखालीं डोके देऊन उभा राहिला व त्याने त्या 
झपघातापासून त्या स्तरियेठा वांचविलें. पुढें मंडळीने जलदी करून बाभळीचीं झाडे 
तोडली व त्यांच्या लांकडाचा एक धीरासा त्या कोसळणाऱ्या तुळवटास देऊन बा- 
ळोची सुटका केली. नंतर त्यांनीं, अशा धोक्याच्या ठिकाणीं राहून उपयोग नाही 
झणून, तेवढ्यांत तोडलेल्या बाभळीच्या लांकडांची एक निर्वाहापुरती छपरी बांधिली 
ब तींत त्या गर्भवतीस निर्धोकपणें ठेविलें, या पणेकुटीमध्येंच ती बाई प्रसूत होऊन 
तिळा मुलगा झाला. त्याचें नांव आसा (आशा) असं ठेविले, हाच पुढें अचल- 
सिंग सूक्तावताचे विस्तीर्ण शाखेचा मूळपुरुप झाला. 


यरील स्त्रियेची पुत्रप्रसूति त्या वनवासी बंधुवगास शुभशकुनावह वाटून ती त्यांना 
धारजिणी झाली, ती नवप्रसवा स्त्री प्रवासाला निघण्यासारखी सशक्त झाल्यावर ते 
सर्वजण पुनः हेडरास जावयाला निघाले, ते तेथें पोहोंचल्यावर तेथील ठाकुरानें 
त्यांना सन्मानपूर्वक भेटून त्यांचें फार उत्तमप्रकारे स्वागत केलें, व त्यांची सर्व हकी- 
कृत ऐकून घेऊन त्यांच्या निर्वाहाकरितां कांही जहागीर त्यांच्या नांवावर तोडून 
दिली. येथें ते कांहीं दिवस होते. पुढें एके दिवशीं, राण्याचा मुख्य प्रधान शा- 
चुंजाचे यात्रेकरितां निघाला असतां त्याचा इडर येथं मुकाम झाला. तो तेथें तंबू 
डेरे वगैरे देऊन मुक्कामाला उतरला होता. तों अकस्मात्‌ मोठें वादळ होऊन, 
ज्या तंबूंत त्या प्रधानाची बायको होती तोही उपडा झाळा. तेव्हां ती त्याखाठीं सां- 
पड्टडून मरावयाचीच; परंतु त्या वेळीं या नवीन गेलेल्या कित्येक भावांनीं मोठ्या शि- 
ताफीर्ने तो वादळाचा प्रसंग बघून,,त्या यात्रिक मंडळीस आपले राहण्याचे जागीं 
नेऊन त्यांना आसऱ्याची जागा दिली. व ह्याप्रमाणेंच मोठ्या बाणीचे प्रसंगीं त्या प्र- 
धानाचे बायकोस त्या पडक्या तंबूंतून बिनधोक सोडवून त्यांनीं आपल्या कुटुंबीय 
स्त्रियांप्रमाणें तिची बर्दास्त ठेविटी. हे त्यांचे उपकार स्मरून व पुढें, ते आपल्या 
राण्याचे जवळचे संबंधी आहेत असें समजून, त्या प्रधानास त्यांचेविपयीं फारच पूज्यबुद्धि 
उत्पन्न झाली. त्यानें त्यांस, “आपण उदेपुरास आलां असतां, आपल्या इतमामाप्र- 
माणें राण्याकडून आपली सर्व प्रकारची तजवीज करूं,' असें सांगून त्यांना आग्रहपू- 
वक उदेपुरास येण्याविषयीं विनंति केली. परंतु त्याचें हे आमंत्रण त्यांनीं कबूल केलें 
नाहीं. त्यांनीं त्यास सांगितलें की, “अश्या रीतीनें आह्मी येण्याला खुषी नव्होंत, 


१. शात्रंजाचा पवेत हा, जनांच्या पांच पवित्र पवतांपैकी एक असून तेथें नेहमीं जैनांची याता 
ज्ञात असते. मेवाडच्या राण्यांची प्रधानपरंपरा बहुतकरून डौनधर्मी पुरुषांचीच असून याप्रमाणे 
वरील प्रधान जैन असल्यामुळें तो या यात्रेस या वेळीं निघाळा होता. कुंभोराण्याचाही प्रधान कन 
असल्याचें पूर्वी, (९० ९९ येथें) सांगितलेंच आहे, 

रा>०३१० २५ 


( १९२ ) 


राण्माकडून मुद्दाम बोलावणें आलें तर आही उदेपुरास येऊं ब नंतर तुमच्या हेतू- 
प्रमाणे तुक्षीं आमची व्यवस्था केल्यास त्यांत आह्यांला संतोष आहे.' हा प्रसंग 
येण्याला फार दिवस लागले नाहींत. या वेळीं उमराव राणा हा भोवतालच्या डों- 
गरी प्रदेशांतील लोकांची सेन्यांत भरती करीत होता व त्याला शूर सरदारांची फार 
जरूर होतीच. त्याच्या प्रधानाने यात्रेंत घडलेली सर्व हकीकत त्याचे कानावर 
घातल्यानंतर, त्यानें त्या आपल्या नातेवाईक पराक्रमी बंधुवर्गीस, ताबडतोब आमसं- 
त्रण करून बोलावण्याला प्रधानास सांगितलें. हे सर्व भाऊ फार गरीब, सोसक, 
ममताळू आणि त्याचप्रमाणें कतृत्वपटु, साहसी, युक्तिमान्‌ व एकनिष्ठ असे होते. 
त्यांची एकंदर हकीकत ऐकून राणा उमराव यास, त्यांजपासून आपल्याला फार उ- 
पयोग होईल असें स्वात्रीपूर्वक वाटले, आणि त्याप्रमाणें त्याला शेवटीं अनुभवही 
आला. वर सांगितलेला अंताल किल्ला घेण्यासाठीं उमरावानें, आपल्या सरदारां- 
पैकीं कोणाची शोजना करावी याजबद्दल विचार चालविळा होता. त्याच्या सरदारांत 
पराक्रमी आणि एकवचनी असे चोंडावत आणि सक्तावत असे दोन शाखांचे लो 
कच काय ते होते. हाणून त्या दोघांमधून तो किल्ला कोण काबीजकरितोया वि 
षयींची राण्यानं दहायेत लाविली. त्यांत बाळो, अचलसिंग, जोधा, दीठा, आणि 
छत्रभान असे सोळा सूक्तावत भावांपेकीं पांच भाऊ एक वेळीं किल्ला घेण्याकरितां 
लढत असतां मृत्यु पावठे, रशोवटीं त्या किल्याच्या संबंधाचं यश, जरी सूक्तावतांस 
न मिळतां चांडावतांस मिळालें , तरी ज्या शूर पुरुषांनीं आपल्या स्वामिकायार्थ आपले 
जीव बळी दिले, त्यांच्या पराक्रमांचें आणि धेयांचे पोवाडे भाटलोक अजून गातात 
व ती कीति त्यांच्या श्ूरपणास अगदीं योग्य आहे. वरील उदार सेवेप्रीत्यथ रा- 
ण्यानें त्या मृतबंधूंच्या वंशजांस भाइन्सरोर व भिंदर हे महाल बक्षीस दिले. पुढें 
अनुक्रमाने सूक्तावतांचा फार मोठा विस्तार होऊन त्यांचे वंशीय असे दहाहजार 
लोक त्या वेळीं होते. हल्लीं त्या शाखेचा विस्तार फार आकुंचित होत आला 
आहे; तरी पांचिहजार लोक आज सूक्तावतवंशीय ह्मणून तिकडे निघतील. 

अस्तु; आतां आपण प्रकृत इतिहासाकडे वळूं. वरील सर्व पराजयाच्या बातम्या 
ज़ह्वानगीरास कळून त्याला मोठी भीति पडली, आगि त्यानें आपलें सर्व सेन्य जमा 
१, अंताठ किळ्यावरीह जयाची हकीकत पूर्वा (१०३५ येथे) दिली आहे ती वाचकांनी पहावी. 

२, सूक्ताचे १७ मुलगे होते, यांत भानजी हा वडील, भाननीला पांच मलगे होते. दयाळ, बेर 
मान, गोकुळदास आणि पुरू, परूच्या पुढें अनक्रमें सुबळ, मोकम, उमराव, प्रथ्वीराज, अत. उमेद 
खुझ्लाळ, आणि हृक्कीं असणारा झोरावर अज्ञी पुत्रपरंपरा राज्य करीत आली. हा सूक्ताचे एका प- 


त्राचा विस्तार झाळा, असाच बाकीच्या १६ पत्रांचा वंश्विस्तार होऊन, एकंदर सक्तावत ज्ाखेचे 
बर लिहिल्याप्रमाणे दज्ञारो वंशज मेवाडांत झाले 








( १९२ ) 


करून, कसेही करून राण्याची खोड मोडिली पाहिजे असा निश्रय केला. त्यानें 
स्वतः अजमीरास येऊन आपली फोज जमविली आणि लढाईला सिद्ध होण्याचें 
निद्याण उभारिलें. त्यानें त्या फौजेवर आपला मुलगा पर्वशझ यास नेमिले आणि 
त्याचा कुच व्हावयाचा तेव्हां त्याला असें सांगितलें कीं, 'जर राणा किंवा त्याचा थो 
रला मुलगा कर्ण ह्यांपैकी कोणी तुजकडे येऊन त्यांनीं तुझा सत्कार वगैरे केला व 
तुजशीं खेहभावाचें आचरण केलें तर तूं त्यांच्या मुलखास कांही. एक उपद्रव करू 
नकोस.' परंतु सिसोदियावंशीयांचा हृढनिश्वयचच होता कीं, सुसलमान शत्रूस रा- 
रण हणून कधीं जाबयाचें नाहीं व त्यांजशीं कोणत्याही प्रकारचा खेह॒ करावयाचा 
नाहीं. आणि त्यांतही, त्यांच्या नेहमींच्या यशस्वी विजयाने तर त्यांना मोंगलांशीं सख्य 
करण्याची कधीं कल्पना देखील नव्हती. उमराबाने मोंगलांची मोहीम येत आहे 
असें ऐकून आपल्या सैन्याची ताबडतोब सिद्धता केली, आणि खामनोरच्या बारी- 
मध्यें तो शत्रूच्या फोजेस अडविण्याकरितां सज्ज होऊन उभा राहिला. तेथेंत्या 
उभयतांची चांगलीच चकमक झाली व तींत मोंगळ फौज पूणेपणें पराभव पा- 
वून अजमीरास पळून गेली. यामुळें मांगळ लोकांचा मोठा अपमान झाला, ही 
नचकमक इ० स० १६११ या साठी झाली. या लढाईने जो मांगल लोकांचा प- 
राजय होऊन रजपुतांस जय मिळाला, तो मेवाडास अत्यंत वैभवदायक झाला, 
असं मुसलमानी इतिहासलेखकांनीं देखील लिहिलं आहे. ह्या लेखकांनी त्या वे- 
ळची मुसलमानी फौजेची दुर्दशा वणणिळी आहेः सेनाधिपति पर्वझ हा बारीमध्येंच 
अडकून पडला; त्यामुळें फोर्जेत फार अव्यवस्था झाली; त्यांची सामग्री लटली गेली, 
आणि अशा संकटांत व अडचणींत मुसलमान लोक पडले असतां रजपुतांनीं त्यांज- 
वर हल्ला करून त्यांस अगदीं पळावयास लाविलें. या पळांत बादशाही फोजेचा 
फार नाश झाला ब त्यांत चांगले लोक फार मेले, फोज जी पळावयास लागली 


4५०५४00 ण पफ पाणली ७०७० क. ह सक “वा ऱ्ना >> --> श्व >>“ "7-८ ५-४ "५ 0०0. ४०८ “पप पपा 00 आणणारी” 


१. लढायांची इव्थंभत वणने लिहिणें हणजे, ठेखकांनीं फोजांबरोबर समरभूमीवर ते यद्धाचे 
देखावे प्रयक्ष पाहिल्याविना ठिहिण चांगळ नाहीं, व लढायांची तशीं वर्णने लिहूनही उपयोग 
नाहीं, कारण, यांत सयापेक्षां कल्पनेचीच रचना फार असते. रजपूत लोकांचे भाट यांच्या फो- 
जांबरोबर असत व याकरितां लांची वर्णने विश्वसनीय आहेत, परंतु काव्याच्या रीतीनें अल्युक्तिप- 
वैक वणन करण्याची यांना संवय असल्यामुळें एक प्रकार सय इतिहासळेखनांत तें व्यंगच दि- 
मतें, मुसलमानी इतिहासळेखकांचा पक्षपात तर ठिकठिकाणी उघड उघड दिसून येत असल्याचें 
यापूर्वी अनेक वेळां दाखविण्यांत आठें आहे. फेरिस्ता याचे लेखांत स्थलळनिर्देशाच्या तर इतक्या 
सुका झाल्या आहित की, याला भगोलज्ञान कांहींच नव्हतें असें हाटलें तरी चालेल. तेव्हां रजपूत 
ब्र मुसलमान ह्या दोघां ठेखकांच्या ठेखांतून उभयसाधारण व अल्युक्तिविरहित ज्ञो इतिहास मिळेल 
तेबढाच घेण्याविषयी प्रवत्न केळ आदे, 


( १९४ ) 


ती कोणाचेच ऐकेना आणि पाठीमागून विजयी रजपुतांचा मारा सारखा चालला 
होताच, परंतु ह्या पळाविषयीं आणि पराजयाविषयीं खुद्द जहानगीर हा आपल्या रोज- 
निश्ींत इतर्केंच सरासरीनें लिहितो कीं, “मी पर्वश यास परत बोलावून मला लाहो- 
रास मिळण्याविषयीं लिहिलें; आगि त्याचा मुलगा व त्याजबरोबर कांहीं सरदार असे 
थोड्या फौजेनिशी राण्यावर लक्ष्य ठेवण्यास राहूं देण्याविषयी त्याला कळविलें, 


पर्वझ याचा वर सांगितलेला मुलगा हा प्रसिद्ध मोहबतखान याचे शिक्षेत वा- 
ढला होता व तो चांगला पराक्रमी मोंगल होईल अशी आश्या होती. जहानगी. 
राच्या रोजनिशीप्रमाणें जरी तो पर्वझच्या मार्गे राण्यावर लक्ष्य ठेवण्यास मोहबतखा- 
नासह राहिला होता, तरी त्याजकडून पर्वझपेक्षां कांहीं ज्यास्त पराक्रम न द्दोतां, 
त्यालाही रजपुतांनीं समरांगणांतून हुसकून देऊन त्याची दाणादाण केली, आणि त्यां- 
तच शेवटीं तो मारला गेला. ह्याप्रमाणे एकामागून एक लढाया चालल्या होत्या 
ब त्या प्रत्येकींत जरी रजपुतांकडील उच्च कुलांतले ब पराक्रमी लोक पडत तरी जय 
त्यांचाच होई. मांगल लोक जितके मारावे तितके पुन: मागाहून रक्तब्रीजासारखे 
चोहोंकडून येऊन बादशाही फौजेस मिळत. सारांश, त्यांचा सेनासमूह जशाचा 
तसाच कायम होता. मोंगल फोज जमतच जावी आणि रजपुतांनीं तिचा मोड 
करून जय मिळवीतच जावा. ह्याप्रमाणें सत्रा लढाया झाल्या व त्या सवात रजपुतांनीं 
आपलें शौर्य फारच दाखविलं. त्यांच्या प्रत्येक टोळीने आपळा नायक मरेपर्यंत 
दमानें ठढावें व शेवटीं जय मिळवावा, अशा प्रकारें त्यांचे चांगळे चांगले परा- 
क्रमी सरदार मरत हणून ते मेवाडचे रजपूत त्रासून गेळे कीं काय £ नाहीं. एक 
सरदार मेला कीं, त्याचे जागीं दुसरा नव्या दमाचा आणि आवेशाचा मनुष्य येऊन 
त्यानें आपल्या पक्षाचा जय पूर्ण करावा; असा क्रम चालला होता. अशा मोंगलांचा 
व रजपुतांच्या अनेक झटापटी झाल्या; तरी उभयपक्षांतून कोणीच दमेना. शोवटीं, 
बादशहाचा सवोत पराक्रमी मुलगा कुरम, ज्याला इतिहासांत पुढें तख्तावर बस- 
ल्यानेतर शाहजहान बादशाह असें हटले आहे, त्याच्या हाताखालीं पूर्वीपेक्षा फार 
मोठी व पराक्रमी अशी फोज जमा झाली. 


इकडे राण्यानेंही आपला मुलगा कणे याजसहवर्तमान आपली डोंगरी फौज 
जमा करून छाहजहान याजबरोबर सामना करण्यासाठीं पूर्वीपेक्षा ज्यास तयारी 
केली, परंतु, पुढें जी त्यांची लढाई झाली तींत राण्याचे आणखी चांगले चांगले 
सरदार पुष्कळ मरून राणा जेरीस आला; आणि शेवटीं त्याला शाहजहानाबरोबर 
तहाचें बोलणें लावावें लागलें. मेवाडाचा व मोंगलांचा वैरभाव सुरू झाल्यापासून आ- 
ठर्शे वषीत अभिमानी गेहलोटवंशीय राण्यांकडून बादशहाकडे 'दरण' किंवा “तह? 


( १९५ ) 


झणून अक्षरें काढण्यांत आलीं नव्हतीं. तीं ह्या वेळीं उमरावाला निरूपायानें का- 
ढावीं लागलीं. उमरावाला, पुढें नेट देऊन चाललें असतां निभाव लागेल असें मु- 
ळींच न दिसल्यावरून नाइलाजाने त्यानें शाहजहानाशीं तहाचे बोलणें लाविलें, ह्या- 
विषयीं खुद्द जहानगीर बादशाह हा आपल्या रोजनिशींत पुढें लिहिल्याप्रमाणे मज- 
कूर लिहितो; त्यावरून ह्यासंबंधानें विशेष खुलासा समजेल:--- 

“माझ्या कारकीर्दीच्या आठव्या, ह्मणजे हिजरी सन १०२२, या वर्षी मीं अजमी- 
“रास जाण्याचा विचार केला; आणि त्याकरितां माझा यशखी व भाग्यशाली मुलगा 
“करम (हाहजहान) यास माझ्यापुढें पाठविण्याचे ठरविळें. मीं मुलाची रवानगी 
“करण्याची वेळ ठरवून त्याजबरोबर हत्ती, घोडा, ढाल, तरवार व कट्यार वगेरे याचें 
““स्वतःचें सामान दिलें; आणि त्याचे तेनातीस, अजीमखान याचे हाताखालीं बाराह- 
“जार घोडेखार व लांतील सरदार या सवोस, त्यांच्या लांच्या योग्यतेप्रमाणें बक्षिसे 
““व॒ इनामें देऊन, पाठविलें. 

“पुढें माह्या कारकीदींच्या नवव्या वषाचे प्रथम दिवशीं, ह्मणजे हिजरी सन १०२३ 
“५ हइ० स० १६१४) या वर्षी, मी आपल्या तख्तावर बसलो असतां माझ्या मुलाकडून 
““अलमयुमानं नांवाच्या हत्तीसह अठरा हत्ती आणि इतर स्रीपुरुषे, जीं त्यानें लढाईत 
“पकडली होतीं ती, मजकडे नजर हाणून आलीं. दुसरे दिवशीं मी त्या अलमयुमान 
“नांवाच्या हत्तीवर बसून फिरावयास निघाला आणि ला वेळीं मीं पुष्कळ 
““सुवर्णदान केलें. 

“नंतर मला अशी आनंदकारक वातमी आली कीं, राणा उ'मरावसिंग हा तहाचे 
“बोलणें लावीत असून यापुढें तो, आपला आश्रित राजा होऊन राहण्यास खुषी आहे. 
“माझ्या दैवश्याली मुलानें राण्याच राज्यांत जिकडे तिकडे फोजेचीं नाकीं बसविलीं अ- 
“सून चोहोंकडे त्याच्या टोळ्या वंदोबस्ताकरितां फिरत होल्या. ल्यांनीं ऊन पाऊस व- 
“मेरे कांहींएक न जुमानतां सर्व मेवाड देशावर उत्तम रीतीनें आपला पाहरा चालविला 
“होता. यामध्यें त्यांनीं कितीएक सरदारांच्या व साधारण लोकांच्या बायका व मुलेंही 
“केद केलीं. तेव्हां असाच त्यांचा क्रम चालल्यास आपली देरस्थ्रिति बरी दिसत 
“नाहीं, असा विचार करून व देशावर येणारीं संकटें वंद व्हावी ह्मणून राण्यानें, खूप- 
“कणे व हरिदास झाला या नांवाचे दोघे सरदार माझा मुलगा कुरम याजकडे पाठवून 
“तांजकडून असं कळविलें की, 'जर तुह्मी झालेल्या गोष्टी मनांत न आणितां माझ्या 
“हातांत हात घालून मजशीं खेहीपणा दाखवाल, तर मीही तुह्यांला जो श्रेष्ठाधिपतीचा 
“मान द्यावयाचा तो देण्यास तयार आहें. व असें झालें असतां माझा मुलगा कर्ण 
“यास बादशाहाचे दरबारीं त्याची नोकरी करण्यास ठेवण्याची माझी खुषी आहे. परंतु, 
“ज्या अर्था मी वयातीत झालों आहें ला अथी, माझ्यानें बादशाहास प्रथक्ष जाऊन 


कमक कनळककक हटा हय कनान लल 





१. वि० सं० १६६९ झणजे इ०*स० १६१३. 
२, “अलमगुमान' या'चा अथे 'दुनियेचा अभिमानी* .असा आहे. 


(१९६ ) 


“ेटण्याचें काम होणार नाहीं व त्याकरितां वादशाहाचा मजवर रोष होऊं नये.” ही 
“सर्व हकीकत माझ्या मुलाने छुकर उद्ला अफजुल खानी याजबरोबर मजकडे लिहून 
““कळविली, 

“(वरील सर्व हकीकत समजल्यावर मला फारच आनंद व समाधानवाटलें. वही 
“अशी महृत्वाची गोष्ट माझ्या कारकीदींत घडल्यामुळे मला विशेष धन्यता वाटली. 
“मीं असा विचार केला कीं, हे ह्या देशाचे जुने व शूर धनी, प्रतिकूलदेवानें आज आ- 
“(पुल्याला शरणागत झाले आहेत ह्मणून, त्यांस त्यांच्या देशांतून घालवून देऊन ल्यांचं 
“राज्य बुडवून टाकणें चांगलें नाहीं. इतकी' गोष्ट खरी आहे "की, राणा उमरावर्सिग व 
“त्याचे पूर्वज यांस आपल्या शक्तिसामर्थ्यांची खात्री व विश्वास असून त्यांना ल्यांच्या 
“होंगरी' लोकांच्या बलाचा पूर्ण भरंवसा असल्यामुळें व त्यांचा जाल्यभिमान विलक्षण अस- 
“ल्यामुळें, माझ्या कारकीदींत एकही हिंदु राजा मला शरणागत झाला नव्हता. मला 
“नेहमीं असें वाटे कीं, असा प्रसंग माझ्या सुदेवानें कधीं येईल तर फार बरें होईल. व 
“तीच इच्छा मो नेहमीं करीत असे. इतक्यांत वरील वातमी मला कळून माझ्या इ- 
“--छापूर्तीचा मला मोठा आनंद झाळा. मां, राण्याच्या ह्मणण्याप्रमाणें त्याला सर्व गो- 
“ष्रींची माफी करून व सर्वे प्रकारचें रक्षण आणि पाठबळ देण्याबद्दलचें अभिवचन दे- 
“ऊन, मानने हसमुद्रा करून दिलेलें फर्मान त्यास देण्याविषयी, आपल्या मुलास लिहिलें. 


“माझ्या मुलानं तें फर्मान व एक पत्र असं, आलेले सरदार सूपकर्ण आणि हरिदास 
“झाला यांचे बरोबर छुकर उल्ला व खुंदरदास यांस देऊन, त्यांचे सहवर्तमान पाठविलें. 
“व लांचे बरोबर राण्यास, आमचा थोरपणा आणि आमचा चांगुलपणा यांचेविषयीं 
“शखातच्री बाळगण्यास व आमच्या ह्या वचनावर नि:संशयपणे अवलंबून राहून, माझ्या 
“त्या फमोनाचा व हस्तमुद्रेचा खीकार करून त्यांजवर विश्वास ठेवण्याविषयीं कळविलें, 
“याप्रमाणे राण्यानेही त्या फमानाचा खीकार करून, ल्या महिन्याचे २६ बे तारखेस 
““काय तो निकाल करण्याचें कळविलें. 

“पुढें मी अजमीराकडे शिकारीकरितां गेलों असतां, माझा मुलगा कुरम याचा मा- 
““हूमूदबेग नांवाचा एक नोकर येऊन मला भेटला, व त्याणें मजजवळ एक पत्र देऊन 
“तोंडाने असं सांगितलें की, 'राणेसाहेव कुरमसाहेबास (माझे मुलास) भेटले.” माहमूद- 
“बेग यानें ही आनंदोत्सवाची बातमी मला कळविल्यावरून मीं ल्यास एक हत्ती, एक 
“घोडा व एक कट्यार अशीं बक्षीस दिलीं व त्याला 'झुलुफिकारखान? अशी पदवी दिली. 


हि ििशिबज. र: न आनट अनन ळी 


१. फार मोठ्या महत्वाचे कामासंबंधी वचन खत वगरे लिहून द्यावयाचें असलें हमणज्ञे हाताला 
केशर, चेदन किंवा झाई लावून तो हात कागदावर उठवावा, अ्ली पूर्वीपासून चाळ चाळत आली 
आहे, मुसलमानी धर्मस्थापक महेमद पैगंबर यानें याप्रमाणें हात (पंजे) मारून पुष्कळ राजांशी 
तहनामे केळे आहेत. याचप्रमाणे, अळमगीर बाहशाहानें दक्षिणेंत माने व घाडगे यांस आपल्या 
पक्षाहा मिळवून घेतेवेळी असेच पंजे मारून यांस मनसंबा, किताब व मरातब लिहून दिठे 
आहेत, 'हात देणें हें कराराचे व खेहदशेनाचें चिन्ह असल्याविषयीं सव राष्ट्रांची समजूत आहे, 


९ १९७ ) 


“राणा उंमरावासिंग याची कुरम सुलतान याजबरोबर भेट व कुरम याची राजपुत्र 
''कर्ण याजशीं आपल्या सर्व उमरावांसहवर्तमान झालेली भेट, आणि राजपुत्न कर्ण 
“याची बादशहाचे कुटुंबांतील मनुष्यांबरोबर झालेली ओळख, त्याला पदवी दिली, व 
“त्याची आणि महाराणी नूरजहान इची भेट झाली, त्याजबद्दलची हकीकतः:--- 
“तारीख २६, रविवार रोजीं, राणा यानें, आमलज्ञ्या राज्यांतील आमच्या पदरचे इ- 
““तर सरदार, ज्याप्रमाणे आपल्या इतमामाने व सभ्यतेनें भेटावयास येऊन, आपली सर्व 
“प्रकारची सन्मानबुद्धि व विनम्रभाव प्रगट करतात, याप्रमाणें माझ्या मुलाकडे येऊन, 
“त्याने त्याला आपली सम्मानवुद्धि आणि विनम्रभाव दाखविला व त्याला आपल्याजवळ 
“असलेल्या उत्कृष्ट माणकांची नजर केली; व त्याचप्रमाणें सोन्याचा मुलामा दिलेलीं व 
“मिन्याच्या मुठीचीं अशीं कित्येक शष्ले ल्याने त्याला अपण केलीं. यांशिवाय, त्याचे ज- 
“बळ पूर्वी जे हत्ती पकडले जाऊन, काय त सात हत्ती शिलक राहिले होते ते मोठ- 
“मोग्या किमतीचे सातही हत्ती आणि उत्तम उत्तम नऊ घोडे असे नजराणा ह्मणून 
“त्यानें माझ्या मुलाला अर्पण केळे. माझ्या मुलानेंही राजकुलीन पुरुषाला योग्य अश्या 
“प्रकाराने राण्याचें स्वागत करून त्याचा बहुमान केला. तेव्हां राण्याने माझ्या मुलाचे 
“मांडीवर हात ठेवून व खालीं मान घालून, 'माझ्या अपराधांची माफी करा” अशी 
“त्याची प्रार्थना कठी. माझ्या मुलांन त्याचें डोके वर करून त्याला सर्वे प्रकारचें आ- 
““श्वासन दिलें, व 'आह्यी उत्तम रीतीने व स्नेहानं, तुमचं संरक्षण करून लागेल ती 
“मदत देऊं, असे त्याला वचन दिल; आणि नंतर त्याला उत्तम प्रकारची भेट ह्मणून 
“हत्ती, घोडे, तरवार, व बहुमोल चिजा अशा त्याने अर्पण केल्या. राण्याचे बरोब- 
“रच्या इतमामांत व तनातीत आलेल्या लोकांमध्यें शभरांपेक्षां ज्यास लोक कांहीं नज- 
“राणा व भेट देण्यास योग्य नव्हते; तरी माझ्या मुलाने एकशेंवीस लोकांस मोठमोठ्या 
“किंमतीचे पोषाख, पन्नास घोडे, आणि वारा रत्नांच्या अगल्या अशीं बक्षिसे व नजराणे 
“दिले. ह्या राजांची अशी रीति असे की, त्यांच्यांत वाप आणि मुलगा कोठेंही एकत्र 
“ह्मणून जावयाचे नाहींत. त्याप्रमाणे उमराव राणाही आपल्या मुलाला आपल्या बरोबर 
“घेऊन माझ्या मुलाच भेटीस आला नव्हता. राण्याच्या वारस युवराजाचें नांव "कर्णे 
“असं असून, तोच ल्याचेमागे त्याच्या गादीचा मालक होता. त्याच दिवशीं सुलतान 
“कुम याने राणा उमरावासिग याला रजा दिली व राण्यानेही, आपण गेल्यावर युव- 
“राज कर्णे यास पाठवून देण्याविषयीं माझ्या मुलास वचनपूर्वक सांगितले; व ल्या वच- 
“नाप्रमाणे त्याने आपल्या गोटांत जाऊन राजपुत्र कर्णे यास माझे मुलाकडे भेटीस 
“ह्मणून पाठवून दिले. तेव्हां माझे मुलानेही त्याच्या योग्यतेप्रमाणें उत्तम पोषाख, 


“५५ 





नमा 








१. असें करण्याचें कारण इतकेच काँ, याच्यामन्ये परस्पर कपट व विश्वासघात हीं दिसून 
येऊं नयेत; व जो तो स्वतंत्र आहे असें दिसावे, तरी, ह्या मेथाचा लेखक कनेल टॉड हा झ- 
णतो कीं, राजस्थानांतीळ मोठमोव्या' प्रसिद्ध राजघराण्यांतील पुरुष पितापुञ असे एकत्र अनैक्र- 
वेळां माझ्या भेटीस आढे होते,” 


( १९८ ) 


“हत्ती, तरवार व कव्यार अशी त्याला भेट दिठी, व ल्याला घेऊन त्याच दिवशीं 
“माझा मुलगा मजकडे माझ्या भेटीकरितां आला. 

“माझा पुत्र खुलतान कुरम हा युवराज कर्ण यास घेऊन अजमीरास माझे भेटी- 
“करितां येऊन दाखल झाला; व रीतीप्रमाणे त्याने मजकडे आज्ञा विचारण्यास आपला 
“मनुष्य पाठविला कीं, “आपली मर्जी व, हुकूम होत असेल तर राजपुत्र कर्ण यास आ- 
“गून कदमापाशीं भेटवीन.? हा त्याचा निरोप मला कळल्यावरोबर त्याप्रमाणे मीं लाची 
““झेट घेण्याचें मनांत आणिळें व कुरम यास कर्णाला घेऊन येण्याविषयीं सांगून पाठविलें. 
““नंतर कुरम कणाला घेऊन मजकडे आला व नस्रपर्णे मला मुजरा करून त्यानें राज- 
“पुत्र कर्ण यास मला भेटविटें. व त्याच वेळीं ल्याने शिफारस केल्यावरून मी कणांचा 
“सन्मान व अदबी राहण्याकरितां त्याला माझे उजव्या बाजूस बसवून त्याला उत्तम प्र- 
“कारचा पोषाख दिला. राजपुत्र कर्ण हा लहानपणापासून डोंगरी मुलखांत व अडाणी 
“लोकांत वाढलेला व खेळलेला असल्यामुळें त्याला राजदरबारांत कसें वागावें वगेरे 
“कांहीं एक माहीत नसल्यामुळें तो लाजत असे. लाला राजदरबारचा कोणताही अ- 
““नुभव नसल्यामुळें व तेथें काय काय थाटमाट असतो हें माहीत नसल्यामुळें तो बुझ- 
'“त्यासारखा होई. तेव्हां त्याचें मन धीट होऊन, परक्या दरवारचा त्याला विश्वास 
“यावा व आपली सुरक्षता कायम राहील अशी लाची खात्री व्हावी, ह्मणून मी लाची रोज 
“रोज ज्यास्त ज्यास्त अदबी व मान वाढवीत असें. त्याची माझी भेट होऊन तो माझेजवळ 
“येऊन राहिला, त्याचे दुसरे दिवशीं मीं त्याला एक रत्नखचित सुटीची कट्यार बक्षीस 
“दिली व तिसरे दिवशीं उत्तम घोडा त्याजवरील बहुमोल सामानासुद्धां बक्षीस दिला. 
“नंतर लाच दिवशीं मीं महाराणी नूरजहान इजकडे नेऊन तिची व त्याची भट करून 
“दिली. तेव्हां तिनेही त्याला पोषाख, हत्ती, घोडा, त्यांजवरील मोलवान्‌ सामान, तर- 
“वार आणि जवाहीर वगरे वक्षीस दिलें. त्याच दिवृशीं मीं राजपुत्र कर्ण यास पाणीदार 
“व फार किंमतीचा मोत्यांचा हार दिला. चाथे दिवशीं मीं त्याला आणखी एक हत्ती दिला 
“वृ माझी इच्छा अशी होती कीं, त्याला ह्याचप्रमाणें दुर्मिळ व अपूर्व अशा आवडतील 
“त्या सर्व प्रकारच्या चिजा व वस्तु द्याव्या. लाला मीं माझ्या शिकारखान्यांतले शि- 
““कांबळेळे तीन बहिरीससाण व दुसरे तीन ससाणे मुद्दाम शिकवून, ल्याच्या उपयोगाक- 
“रितां दिले व आणखी एकेक चिठखत-कड्यांचे व पत्र्यांचे-आणि दोन हिऱ्याच्या 
“अंगठ्या अशीं वक्षिसं दिलीं; आणि त्या महिन्याच्या अखेरच्या तारखेला मीं त्याला 
“मोलवान्‌ गालीचे, सुंदर जरीचें काम केलेल्या राजदरवारी उशा, सुवासिक अत्तरांच्या 
“कुप्या, कित्येक सुवरणपात्रे आणि गुजराथी वलांची ह्म जोडी, अशीं इनाम दिलीं. 

“माझ्या राज्याचें दहावें व्ष चाळू झालें. या वेळीं मीं राजपुत्र कर्ण यास लच्या 
“जहागिरीवर जाण्यास रजा दिली व त्याच्या जाण्याच्या वेळीं मीं ल्याला एक हत्ती, 


टण 0१४७५0५५५० -4-- 











१, मेवाडच्या प्राचीन अलंत स्वतंत्र राजांस ह्याप्रमाणें यांच्या हक्षीच्या पडत्या काळीं जहागीर- 
दारांचे पदवीला आणून बसविलें आहे | तो महाभाग्यक्ञाली प्रतापसिंग राणा धन्य होय की, तो 


आपल्या पूर्ण ऐश्रयात आणि क्षोर्यबीर्यपराक्रमांत मृत्यु पाबळा | याच्या वंशजञांचा हा असा अपमान 
ब पाणउतारा व्हावा काय £ 


६ १९९ ) 


“पक घोडा आणि एक पन्नासहजार रुपये किंमतीची मोत्यांची कंठी अशीं बक्षिस दिली. 
“व्युवरांज कणे हा माझे दरबारांत प्रविष्ट झाल्यापासून तो माझेपासून रजा घेऊन जा- 
““इपर्यंत मीं त्याला एकंदर दहालाख रुपये किंमतीच्या भेटी, नजरा व इनाम देऊन, 
“त्यांशिवाय ११० घोडे, व पांच हत्ती असें बक्षिस माझा सुलगा कुरम याजकडून 
“वयाला मिळालें होतेंच. राजपुत्र कर्ण हा मजपासून माझा निरोप घेऊन निघाला तेव्हां 
“त्याजबरोबर मीं माझा सरदार मुबारिकखान यास हत्ती घोडा वगेरे देऊन मोठ्या इ- 
““तुमामाने त्याला पोंचविण्याकरितां पाठविलें; व त्याजबरोबर' राणा उमरावासेंग यास 
““कळविण्याकरितां कित्येक्क विश्वासाच्या व गुप्त बातम्याही पाठविल्या. 

“हिजरी सन १०२४, सफर महिन्याची तारीख ८ रोजीं युवराज कर्ण यास पांच 
““हजारांची मनसबदारी दिली व लावेळीं ल्याला मीं एक मोल्यांचा कंठा बक्षिस दिला. 
“ह्या कंग्यांत फार मोलवान्‌ अशीं माणकेंही होतीं. 

“पुढे, मोहरमच्या २४ व्या तारखेस (इ० स० १६१७५ ) युवराज कर्ण याचा बारा 
“वर्षीचा मुलगा जगात्सिग हा माझ्या दरवारांत येऊन ल्याने मोठ्या अदबीनें माझी मुला- 
““कृत घेतली; व त्याने, आपल्या बापाची आणि आजा राणा उमरावसिंग याची, अज्ा 
“दोन अज्या मजजवळ दिल्या. ह्या मुलाचा चेहरा लाच्या शर व प्रसिद्ध राजकुलास 
““शोभण्यासारखा सुदर होता व लाला मीं अनेक वक्षिसे देऊन व मायेचे आणि कळ- 
““वळ्याचें भाषण करून त्याचे मन साल्हाद केलें. 

“ज्ञाबानच्या १० व्या तारखेस मीं जगात्सिगाला आपल्या घरीं जाण्यास परवानगी 
“दिली. व जातेवेळीं मीं त्याला वीसहजार रुपये, एक घोडा, एक हत्ती व सुंदर पो. 
“घाख अशीं वक्षिसं दिठी; व त्याच्या बरोबर जो लाच्या बापाचा सरदार हरिदास 
“याला आला होता त्यालाही पांचहजार रुपये रोख, एक घोडा व पोषाख अशीं इनाम 
“दिलीं व त्याजबरोबर खुद्द राणा उमरावसिंग याला देण्याकरितां सहा पुतळ्या 
““पाठविल्या, 

““तारीख २८ माहे रबी-उठू-अकबर (रबीलाखर) ह्मणजे माझ्या राज्याचे अकरावे 
“वर्षे ह्या दिवशीं मी राणा उमरावसिंग व युवराज कर्ण या उभयतांचे दोन पाषाणाचे 
“पुतळे घडविले होते, ते आग्रा येथील आमच्या वागेमध्यें त्यांच्यावर, .त्या उभय राज- 
“कुलीनांच्या यादगिरीसाठीं ते तयार करून अर्पण केल्याची तारीख घालून, स्थापन क- 
“रण्याचा हुकूम दिला. 


पाटा... -: ापााप----4 ना: "7--*-:-- 07“: 77 णा ८ पट 


१, ह्या मनसबदारीनें राणा उमरावलिंग याचे वंशजांकडे खैरार, फूलिया, बेदनूर, मांडलगडं, 
ज्ीरन, नीमच व भाइन्सरोर इत्यादि बहुत प्रांत जाऊन, देवळा व डोंगरपूर या भागांवरह्दी अधि- 
कार मिळाला, असें इतिहासावरून समजतें. 

२, ञह्वानगीर बादशाहाच्या रोबनिशींत अश्या पुतळ्यांचा उल्लेख ठिकठिकाणीं आला आहे, 
परंतु ह्या पुतळ्या हणजे कोणया १ त्यांची किंमत किती होती तें पुष्कळ ज्ोध केला असतांही 
आझांस व खुद्द मूळ ग्रंश्रकार कनॅल टॉड यांसहो समजलें नाहीं, 

रा» १३० २६ 


(२०० ) 


“य्माझ्या राज्याचे अकराव्या वर्षी सरदार इतिमदखान याजकडून मला लिहून कळवि- 
“ए्यांत आलें की, “माझा पुत्र खुलतान कुरम हा राण्याच्या मुलखांत जाऊन, त्याच्या 
“व राणा आणि त्याचा मुलगा कणे यांच्या परस्पर भेटी आणि परतभेटी झाल्या. लया- 
““घेळीं राण्याकहून माझ्या सुलास सात हत्ती, सत्तावीस सामान घातलेले घोडे, रत्नांनीं 
“भरलेली तबर्के आणि सुव्णालंकार असा मोठा नजराणा मिळाला, त्यांतून माझ्या मु- 
“लाने फक्त तीन घोडे ठेवून घेऊन बाकीचा नजराणा आदरपूर्वक परत केला; आणि 
“युवराज कर्ण आणि १५०० रजपूत यांस लढायांमध्ये आपल्याबरोबर असावें ह्मणून 
“तैनातीस घेतलें. 

“माझ्या राज्याचे तेराव्या वर्षो, माझा दरवार सिंदला येथें असतां, युवराज कर्ण 
“हा मजकडे येऊन लाने माझी भेट घेतली व मला दक्षिणकडे जो विजय आणि यश 
“मिळालें त्याबद्दलचा आनंद दर्शवून, त्यानें १०० मोहोरा, १००० रुपये, अनेक प्रका- 
“रचा नजराणा आणि २१, ००० रुपयांचे सोनं व रत्ने यांचे अलंकार व तसेच अनेक 
“हत्ती घोडे अशी भेट मला अपण केली. यांपैकी हत्ती व घोडे मी लाचे लयास परत 
“करून बाकीच्या भेटींचा खीकार केला; व दुसरे दिवशीं मीं त्याला सन्मानाचा पोषाख 
“दिला; व फत्तेपूर येथूनच मीं त्याला परत जाण्यास रजा दिली. त्या वेळींहो मीं त्याला 
““एक हत्ती, एक घोडा, तरवार व कव्यार आणि त्याचे बापाकरितां एक उत्तम घोडा 
“अशीं बक्षिसे दिलीं. 

“माझ्या राज्याचे चवदाव्या वर्षी, तारीख १७ रवी-उठू-अवल (रबीलावल) हिजरी 
“सन १०२९ रोजीं, मला राणा उमरावसिंग याच्या मृत्यूची वातमी ,कळली! मग मीं 
“राजा किशोरदास याजबरोबर युवराज कर्ण यास एक दुखवदट्याचें पत्र, 'राणा? हे 
“पद व त्याजप्रमाणे राज्याभिषेकाचे वेळीं त्यास अपण करावयाचा पोषाख व उत्तम घोडे, 
“असें पाठविलें. तर्सेच, कणांचा मुलगा जगत्सिंग व भाऊ भीमसिंग यांसही पोषाख 
“पाठविले. पुढें कांहीं दिवसांनीं मीं बिहारीदास ब्राह्मण याजवरोबर राणा कणं याज- 
“कडे पन्न पाठवून, त्याचा मुलगा जगत्सिंग यास त्याच्या सन्यासहवर्तमान माझ्या मद- 
“तीस पाठवून देण्याविषयीं कळविलें.” 

जहानगीर बादशाद्दाच्या या स्वतःच्या रोजनिशीवरूनच त्याच्या वेळीं मेवाडच्या 
राज्यांत काय काय खलबल आणि फेरबदल झाली हें समजून येतं. वर दाखल क- 
लेल्या रोेजनिशींत जहानगीर बादशाहाने फार बारीक हकीकत खुलासेबार लिहिली 
आहे; ब तींत ठिकठिकाणीं त्यानें आपला थोरपणा आणि ओदार्य हीं व्यक्त केलीं 
आहेत. त्याचे मनांत आपले शत्र जे रजपूत यांचेविषयीं कोणत्याही प्रकारें दुरमि- 
मान आणि असन्मानबुद्धि नव्हती हे, त्यानं आपल्याकडे शरण येऊन आपल्याला 
वश होऊन राहिलेल्या राणा उमरावसिंगाशीं व पुढें त्याचे वंशजांशीं जें बर्तन ब 
जो संबंध ठेविला, त्यावरून उघड दिसून येते. रजथुतांच्या शोर्यवीर्यपराक्रमावि- 
षयीं त्याची बाळंबाळ खात्री होती; ब राणा उमरावसिंग हा अनेक दुःखे व संकटे 


(२०१) 


भोगून अगदीं निरुपाय व नाइलाज झाला हणूनच आपल्याला शरण आला, असें 
त्यानें आपल्या रोजनिशींत स्पष्ट झटले आहे. जहानगीर बादशाह ह्मणतो कीं, 
ह्या देश्याचे जुने ब शूर धनी, प्रतिकूल देवाने आज आपल्याला शरणागत झाले 
आहित ह्मणून त्यांस त्यांच्या देशांतून घालवून देऊन त्यांचें राज्य बुडवून टाकणें चां- 
गलें नाहीं;! त्याचप्रमाणें राण्याविषयींची त्याचिमध्यें पूज्यबुद्धि किती होती ती, तो 
आपल्या रोजनिशींत जें हणतो कीं, 'राण्याने, मी वयातीत झालों आहें हणून मा- 
इ्यानें बादशाहास प्रत्मक्ष जाऊन भेटण्याचे काम होणार नाहीं, असा निरोप पाठवि- 
लेला मला कळला; ' आणि त्याप्रमाणें त्यानें राण्याच्या अदबीस व कीतीस यत्कि- 
तही धक्का लागू न देतां, त्याच्याशीं जे प्रतिष्ठितपणाचें वर्तन ठेविलें तें मोंगळ बा- 
दशाहयांचे घराण्यांत अपूर्वच होतें, असें हटले तरी चिंता नाहीं. त्यानें, राणा उमराव- 
सिंग हा आपला दारणागत रात्र असं समजून त्याचा अपमान न होऊं देतां, आपल्या 
घराण्यांतील राजपुरुप्रांपेक्षांही त्याचे पुत्रास अधिक मान देऊन आपले उजवे हाताकडे 
बसविलें; व त्याचप्रमाणें पुढें कर्ण याच्या मुलाशींही त्याचें वतन होतें. तेव्हां, एकंदर 
राण्याच्या वशाविषयीं तो निःसंशय सन्मान बाळगीत होता यांत संशय नाहीं. परंतु यु- 
वराज कर्ण याला, जो आपला कमीपणा वाटून लज्जा बाटत होती ती, त्याला बा- 
दशाहानें उजव्या बाजूची जागा दिली, त्याचा व त्यांचे बापाचा असे सुंदर पुतळे क- 
रून आपले बागेत त्यांचें स्मारक ह्मणून करून ठेविले, आणि त्याला मोठमोठाले अ- 
घिकार, पदव्या व बक्षिसे देऊन, त्याची योग्यता तो दिवसेंदिवस वाढवीत जात होता 
तरी, न जातां बादशाह जो आपल्यास जाहागीरदार हणे, व॒ आपण त्यांचे मांड- 
लिक हाणून जें राज्य करतों तें आपल्या पूर्वजांचे कीलैश्वर्याला कळक आणणारें आहे 
असें तो मानीत असे. त्याचप्रमाणं त्याला पहिल्यापासून, १५०० रजपूत स्वारांस- 
हवर्तमान जहानगीर बादशहाचे फोजेबरोबर त्याचा साह्यकतो हणून फिरावें लागे, 
तंही फार अपमानकारक वाटे, 

सुलतान कुरम हा स्वतः रजपूतक्षेत्रांत॑ मुसलमानबीजापासून उत्पन्न झालेला 
असल्यामुळे रजपुतांच्या संबंधानं विरोष अभिमान व प्रीति बाळगण्याचा थोडासा 
संस्कार किंवा अंश त्याजमध्यें स्वाभाविकच असे, शिवाय, कुरम हा आपल्या बा- 





१, झाहबादा (युवराज) कुरम हा, अंभेरची कच्छवाह आंतीची रजपूत राजकन्या जहान 
गीर बादशाहाची बायक्रा होती तिच्या पोटी झाठा होता; आणि हाणून या ज्ञातीला अनुसरून जीं 
कच्छाचीं (कांसवाचीं) वाचक नविं देतात याप्रमाणें 'कूमे? या नांवाचा अपभ्बंश्नॉ करून 'कुरम 
(खुरम) असें नांव दिळें असावे. ' भाट लोकांनीं तर या नांवावर आपल्या प्रंथांत या. सैंबंधाचा 
इतिहास लिहीत असतां अनेक ेषपूर्वक वर्णनें केलीं आहेत ! 


(२०२ ) 


पाप्रमाणेंच थोर मनाचा आणि उदार प्रकृतीचा असे. त्याला रजपुतांशीं खेद ब 
मैत्री ठेवून नेहमीं असावें असें वाटे. तो ह्मणे, 'राण्यानें, बादशाहाचें फर्मान 
सीकारलें व माझी ख्ेह्याप्रमाणें आपल्या राजधानीचे बाहेर जरी भेट धेतली, तरी 
मेवाडांतून मी एकूणएक मुसलमान काढून घेऊन, तें राज्य राण्याचें राण्याच्या ता- 
ब्यांत देईन;' व त्याप्रमाणें जेव्हां राण्यागें केलें तेव्हां सुलतान कुरम यानेही आपलें 
हाणणं सत्य केलं. तथापि, राण्याला, आपण केली ही गोष्ट आपल्या जातीच्या व 
वंशाच्या अभिमानाविरुद्ध केल्यामुळे, फार वाईट वाटून, त्याने,, पुढें अशा राज्याचा 
ज्यास उपभोग न घेण्याचाच निश्चय केला. नंतर त्यानें आपले सर्व सरदार एकत्र 
जमवून त्यांना आपला निश्चय कळविला; आगि त्यांची संमति घेऊन आपला युवराज 
कर्ण यास राज्यारोहणाचा टिळा लाविला आणि त्याप्रमाणें क्ण याचे हातीं सर्व रा- 
ज्यभार व्यवस्थेने गेला असं पाहून, शोवटीं त्यानें वानप्रस्थाश्रम सीकारण्याकरितां 
उदेपूर सोडून दिलें. नंतर तो त्या शहराच्या बाहेर नौंचौकी नांवाच्या जागीं जा- 
ऊन राहिला, तो तेथून कांहीं पुनरपि दाहरांत आला नाहीं; इतकेंच नाहीं, तर त्यानें 
आपली रक्षा तेथें आपल्या पूर्वजांच्या समाधीजवळच पडूं दिली. 


आतां राणा उमरावसिंग याचे संबंधानें ज्यास्त विस्ताराची टीका करण्याचें कांहीं 
कारण नाहीं. तो प्रतापसिंगाचा पुत्र शोभण्यासारखा असून, त्याचें वर्तन व परा- 
क्रम त्याच्या रजपूत जात्यमिमानाला सोडून नव्हतें. त्याच्या शारीर ब मानसिक 
शक्ति आणि गुण झूर पुरुषाला शोभेसे होते. तो शरीराने मेवाडच्या एकंदर राज- 
पुरुषांत उंच व बळकट होता. तो मेवाडच्या इतर राण्यांप्रमाणें गोरा नव्हता; तरी 
तो संततच्या काळज्या आणि ताप यांनींच काळा पडला होता, परंतु तें कांहीं त्याच्या 
स्वाधीनचें नव्हतें. त्याच्या चेहऱ्यावर रोवटीं शेवटीं उदासीनता आणि विचारमझ़ता 
हीं विदोष दिसत, तो आपल्या सरदारांस आणि रयतेला फार आवडता असे. सर- 
दारांस तो प्रिय असण्याचे कारण, त्याच्या मनाचा व वर्तनाचा थोरपणा आणि 
त्याचें शोर्य व धैर्य; आणि रयतेला तो आवडता होण्याचें कारण, तो मोठा न्यायी ब 
दयाळू असे. राणा उमरावसिंग हा कसा न्यायी होता हें पाहण्यास, त्यानें आ- 


सात ७. ५ >> 
शण डी 


१, सुलतान कुरम याची आणि राणा उमरावसिंग यांची भेट होऊन तहाचें बोलणें झालें तें 
याच ठिकाणीं झालें असन, ला भेटी ज्या राजमहालांत झाल्या या महालाचा कांहीं भाग अझून 
श्िळक असलेला दिसतो. हा राजवाडा उदयसिंगानें एका तळ्याचे कांठीं बांधा होता. या 
ठिकाणीं हक बागा व आंबराया असून, ला रम्य व निवात स्थळीं तंबू ठोकून राहण्यास मला रा- 
ण्यानें परवानगी दिठी असल्यामुळें, मी उन्हाळ्याचे दिवसांत थंडसा येथेंच येऊन राहत असें, 
असें कगेळ टोडू, या अथाचा मूळकती, आपल्या पुस्तकांत हणतो. 


(२९०३१ ) 


पल्या वेळीं जे कायदे शिलालेख करून ठेवलेले अजून आपल्याला तिकडे आढळ- 
तात ते विशेष प्रमाण असून, त्याच्या कायद्यांस तिकडे जो मान आहे तोच त्याच्या 
शहाणपणाचा पूर्ण दरीक आहे. हा राणा वि० सं० १६७७ झणजे इ० स 
१६२९१ या वर्षी वारला. हा वानप्रस्थाश्रमांत पांच वर्षे होता. मेवाडच्या राजघ- 
राण्यांचे खातंत्र्याची राणा उमरावसिंग याजबैरोबरच परिसमाति झाली असें झटले 
तरी चिंता नाहीं ! 


भाग अकरावा, 


राजा कणे. 


राणा कर्ण उदेपुरास किल्ले वगैरे बांधून आपल्या राजधानीस शोभा आगितो,--मेवाडच्या रा- 
ण्यांकडून बादशाहाचे दरबारी हजर न राहण्याची खटपट.---भीमसिंग हा मेवाडच्या सैन्याचा 
मुख्य होतो.-_-पवझ याचे विरुद्ध सुलतान कुरम याजबरोबर सरखूय.--जह्वानगीर बंडखोरां- 
वर हक्का करितो.---भीमसिंग मारटा जञातो.--“-कुरम उदेपुरास पळून जञातो.---याचा राण्या 
कडन सस्कार.---राणा कर्णे याचा मृत्यु.-र्‍याचे मागून राणा लगात्सिंग गादीवर बसतो.--- 
जहानगीर बादशाहाचा मृत्यु व कुरम हा 'शाहनहान? असें नांव घेऊन बादशाह होतो. -- 
मेवाड येथें पूण ज्ञांतिसवास्थ्य.-<-बगत्मिंग द्रीपप्रासाद (बेटांत महाल) बांधितो.---चितोड 
नगराची दुरुस्ती व डागडजी,---जञगत्सिंग राण्याचा मृत्यु.---राणा राजसिंग याचें मेवाडच्या 
गादीवर आरोहण.-- औरंगजेब ज्ाहनहदान बादशशाहास पदच्युत करून आपण गादीवर बसतो. 
-ञहानगीर व ज्ाहजह्वान यांचा हिंदूंशीं सख्यसंबंध असण्याची कारणें.---औरंगज्ञेबाचा गु- 
णस्वभाव,---तो रञञपुतांवर डोईपट्टीबसवितो,---ओऔरंगज्ञेबाशीं लग्न होणारी वधू राजसिंग पळ- 
वून नेतो व याच्याशी लढण्याची तयारी करितो.---औरंगजेंबाचा कूच.---गिरवोची दरी. 
शाहजादा अकबर राजसिंगास एकाएकीं गांठतो.--परंतु सांचा पराजय होतो.---याचा डो. 
गरांत कोंडमारा होतो.---मेवाडच्या राजपुत्राकडन याची सुटका.---दिठेरखान याचा पराजय, 
--ऱराणा आणि याचे राठोड मित्र यांजकडून औरंगजेबाचा पराज्ञय,--औरुंगजञेब समरांगणांतून 
निघून जञातो.---राजपुत्र भीमलिंग याची गुञराथेवर स्वारी.---राण्याचा प्रधान माळवा ठुटतो 
व ह्याची नासधूस करितो,---रञपूत एकवाक्‍्यतेनं अजीम याचा पराभव करून लाला चितोड 
येथून हांकून देतात.--मेवाड मोंगलाच्या ताब्यांतून सुटते.---मारवाडांतीक लढाई---सिसोदे 
व राठोड हे सुठतान अकबर याचा पराभव करितात.,---रनपुतांची युक्ति.-औरंगळेबाठा प 
दच्युत करून अकबराला तख्तावर बसविण्याची खटपट,->-या कटाचा मोड.---मोंगळ बाद- 
शाहवाचें राण्याशीं तहाचें बोलणें, --तह,---अटी.---राण्याचा जखमांच्या दुखण्यानें मृत्यु.-- 
याचे गुणस्वभाव,--ओरंगजेबाच्या विरुद्ध याचें वतन आणि स्वमावगुण.-_<राजस्‌मंद सरोवर, 
भयंकर दुष्काळ आणि पटकीचीा रोग, 


राणा उमसवरसिंग हा विरक्त झाल्यानंतर त्याचे मेवाडच्या गादीवर त्याचा युव- 








1 सरदारांनी पुढें लौकरच आपली शक्ति आणि आपला अम्मल हीं 
गादीवर नवीन बसलेला राणा कर्ण याचा भीमर्सिंग ह्मणून एक 












"म्य ' जार खार घेऊन बादशाहाचे दरबारीं सरदार हणून असावदचें होतें; व त्या 
_ कर्णाचे कारकीर्दीत तें काम वर लिहिलेला त्याचा भाऊ भीमरसिंग याजकडे 
. होतें. ह्या भीमसतिंगाचा वे शाहजादा कुरम याचा फारच सख्यसंबंध व खेह 
_ मला होता; व तो त्याचे मसळतीशिवाय बिळकुळ वागत नसे. कुरम यानेंच 

पल्या बापाकडे भीमसिंगाविषयीं शिफारस केल्यावरून जहानगीर बादश्ाहानें त्यास जु 
“राजा? ही पदवी दिली होती; व त्याचा मान व हुद्दा वाढविण्याकरिता त्याला ब 
नास नदीजवळील परगण्याची जहागीर दिठी असून, त्या परगण्यांत ठोडा हणून | 
. शहर असे तेथेंच भीमर्सिंग आपल्या तैनाती फोजेसह राहात असे. भीमसिंग हा शट 
.- मोठा महत्त्वाकांक्षी आणि स्वातंत्र्यपप्रिय असा शूर तरुण असल्यामुळें, त्याणें हळ हळू. 

आपलें वैभव दाखविण्याकरितां आपल्या ह्या जहागिरीच्या मुलखांत एक नवीन श- 
हर आणि महाल बांधण्याचा विचार करून, बनास नदीच्या कांठीं राजमहाल नांवाचें 
. एक शहर वसविले; व हें शहर अर्ध शतकाच्या पूवीपर्यंत त्याचे वंशजांकडे होतें, 
'ह्या राजमहालाची जरी हल्लीं उद्दस्तता झाली आहे, तरी, तेथें अवशिष्ट राहिलेल्या 
: कित्येक इमारतींवरून वगैरे ह्या मेवाडच्या राजपुत्रास कलाकोरल्याची कशी काय र 
. रुचि व आवड होती हें समजतें. परंतु त्या शूर व वैभवश्याली राजा भीमाचे वं- 
: शजांची स्थिति हल्लीं काय आहे ! त्याचा एक प्रत्यक्ष वंद्यज पुरुष शाहापूरच्या रा-. 
. जाजवळ एक रुपया रोजानें नौकरीस असलेला टॉड्‌ साहेबानें पाहिला असून, त्याब 
ददल, “देवगतीचा व कालचक्राचा फेरा कोणावर व केव्हां कसा फिरेल याचा 


क 


. नाहीं,' असे त्यागें दुःखोद्वार काढिले आहेत ! असो 
















, असें संश्ययाचें घर दूर कराने हे बरें.! ह्मणून : 
| गुजया राथचा सुभेदार नेमून तिकडे पाठविण्याचा निश्चय 


छत दिली कीं, 'जर तुला आपल्या वडील भावास मागें ठेवून गादी 

ल तर अश्या गुप्त मसलती करण्यांत कांहीं अर्थ नाही. चकचकीत 
जबरोबर लढाई करण्यालाच उभें राहावें; झणजे काय तो त्यांत निकाल हे 
प्रमाणें गुत मसलतीनें तख्त कमाबलें, असा लोकांचा दोष नको.! 


चालण्याचा निश्चय करून, कुरम याणें एकदां संधि साधून ही 


त ठार मारविलें, आणि आपण ४घडपणें हातीं समशेर घेऊन ती र्जा 


पंग याणें सावधगिरीने, आपण अगदीं तिर्‍्हाइताप्रमाणेंच आहोंत 
चा निश्चय केला होता, जहानगिरानें कुरम याचे बेडाचा मोड 
ल्या लष्कराची तयारी करून, तो पुढें आला, तेव्हां त्याला गजसिंग 
ं संशय आल्यामुळें त्याणें त्याळा बोलावून आणून, 





पळून जाऊन उदेपुरास आश्रय धरून राहणें भाग पडलें ! क्लुरम उदेपुरास जाऊन 
राशि पुढें त्याला कोणत्याही प्रकारची दगदग*पडली नाही, राणा कर्ण यान 
| :ऑ ची चांगली बरदास्त ठेविली; व तोही सुखानें आपल्या घरच्याप्रमाणें तेथें राहिला, 
. राणा कर्ण याणें कुरम यास आपल्या एका राजवाड्यांतच कांहीं जागा नेमून 
डू होती, व तेथें तो शांततेने व स्वस्थतेनें रहात होता. तेथें त्याला मग कोणींही 
केला नाहीं. खुद्द सुलतान कुरम याचें मन रजपुतांविषयीं निर्मळ असून, ' 


ट्र 0 १ 


'त्याची पूर्ण निष्ठा असे; परंतु त्याचे अनुयायी मोंगल 


जला र  मोहबतखान सरदार याचे बरोबरच ते नेहमीं असत, मानसिंग हा खैरार प्रांतांतीळ 
थीळ संस्थान संभाळन होता; व राणा उमरावसिंग याचे कारकौदींत झालेल्या मोठमोठ्या 

मध्यें सिसोदियांचे पक्षानें मोंगठांश्री हाणामाऱ्या करण्यास तो प्रमुख होता. मानसिंग हा मोठा 
असून, त्याला ८० ज्ञखमा लागल्या होतया, आणि असें सांगतात कीं, लयाणें किल्ेक बेळां उ 
्‌ड न शेर शेर पापुद्रे गंगेमध्ये टाकण्याकरितां पाठविले. ! अक्ञा”प्रकारची राजा भीम 


ढळी होती, ती गोकुळदास याणें आपल्या रक्तसिंचनानें टवटवीत आणि पूर्ववत्‌ य 
नोदिया आणि सुक्तावत या रजपुतांच्या श्ौर्यवीर्यीविषयीं व विव अभिमानाविषयीं 





होतें. त्याचप्रुमाणें, त्याणें त्या सर्व इमारतींत अंथरण्याकरितां 
सुंदर व बहुमोल गालीचे आणून चोहोंकडे पसरून ठेविले होते. ह्याप् 

गास, तो' परमुलखांत आश्रय करून राहिला हणून कोणत्याही गोष 
शा वाटण्याचें कारण नव्हतें. त्याणें आपल्या महालांत, एक जाड लांकः 
चौकोनी सिंहासन कोरवून, तें सिंहासन चार बाजूंनीं चार पऱ्यांनीं (अप्स 
ल्या हातांवर तोळून धरलें आहे असें दाखविलें होतें; व तें त्या इमारतीचे 
गीं कचेरीच्या जागीं ठेविलें होते. कुरम याणें ह्या इमारतीचे | 
झा धर्माप्रमाणें प्राथना करण्याकरितां एक लहानशी मशीद बांधिली ब त्या. 

'त्याणें कोणी मदार नांवाचा एक फकीर मुख्य नेमून, त्याचे ताब्यांत तें 
दिर दिलें. ह्या ठिकाणीं कांहीं दिवस कुरम याणें वास्तव्य करून, २ 


ती जाऊन स्वस्थतेनें होता. तो पुढें जहानगीर बादशाह मरण्याचे 


]रखें आहे ! सिसोदिया रजपूतराजघराण्याचे कृतज्ञबरुद्धीविषयीं 
ती ह्मणजे अल्प काळच टिकणारी आहे असें नसून, ती चिस्काळ 





| ळावण्याची जी डदेपूरच्या राजदरबारांतून नेमणूक झाली आहे तीही 
च अखंड चाळली आहे! 


अय दिल्यामुळे जहानगीर यास विशेष समाधान किंबा कर्णाविषयीं विशेष 
न उत्पन्न झाला, असें ह्मणतां येत नाहीं, तथापि, त्याला इतकें खास कळून 
, कर्ण हा, आपला भाऊ राजा भीम याचेप्रमाणें भलतींच कृत्यें करण्यास आपल्या. भलतींच कृत्यें करण्यास £ 


र" '१. एकमेकांचें पागोटें बदलणें यांत विज्लोष भाऊपणा आणि सख्यसंबंध झाळा, असें 


रजन्नपूत लोकांत चाल आहे, 


न ह सर्वस्व हरण करून लांच्या वंशजांची वाताहत केली या मुसलमान लोकांच्या एका 
_ ह्याच्या वचनास गुंतून, यानें यांच्या स्वाधीन केलेल्या वस्तूंचा व धर्मसंबंधी देवळाचा (मशिदी 
. इतक्या उत्तम रीतीनें एकसारखा परंपरेने संभाळ आणि संरक्षण करीत ज्ञावें, ही सामान्य र 


तो कीं, “ह्यावरून अज्ञा नीतिमानू व खऱ्या द्ददयाच्या लोकांशीं आपण सख्यानें व 
हणें बांबगें होईळ काय? अथवा, ह्या फार दिवसांपासून गरिबीला पोंचळेल्या व जृळम सोशीत 
आलेल्या होकांस आणखी त्रासवून ब सांचा अपमान करून, यांचें मन आपलेविषयीं द्रेषः 
बा तिरस्कारपूरित करावें हें योग्य होईह£ कनेळ टॉड आणखी ह्मणतो; 'उदेपूरच्या संम्रह्मल्य 
. रँगी रंगाचें पागोटे आणि ढाढ ही, यांच्या पवित्र कोनाब्बांतून पाहण्याकरिता मी पुट्ाम 

















ह्मणून मोठ्या* समारंभाने दिलीस चालविले, शाहजादा कुरम ह्‌ र्ह 
असल्यामुळें, दिल्लीस जातांना तो पहिल्याने डंदेपुरास उतरून त्यानें 
घेतली. ह्या मुलाखतीचा दरबार उदेपुरास राण्याच्या राजवाड्याचे 
(मेघप्रासाद) नांवाच्या एका दिवाणखान्यांत भरळा होता, तेथें 


तेथेंच “बादशाह? असें झटले. छाहजहान हा राण्याच्या ह्या मोठ्या : 
शक ब योग्य साह्यामुळें फार खुष होऊन त्यानें राण्यास, त्याचे जे प्रांत 
कडे खालसा केले होते त्यांतील पांच महाल परत दिले. त्याचप्रमाणें 





५४५४४ 
"५, 60 


राजवाड्याकडे चार एकर जमीन गुंतली आहे. त्याचप्रमाणें ह्या सा गरां 
बेटावर “जगमंदिर* नांवाचा एक सुंदर महाळ जगत्सिंग राण 


सपान व संगमरवरी जातीच्या दगडांचे भव्य व सुंदर खांब, खानग्हें, नद 
द, कारंजीं, वगैरे अनेक रम्य व दर्शनसुखावह्द भाग पाहून, आपल्या 
क॑ झाल्यासारखे वाटतें. जिकडे तिकडे संगमरवरी दगड लाविलेला दिसतो 


अनेक प्रकारच्या पक्कय़ा रंगांनी ऐतिहासिक भागांतलीं उत्तम 
कुशळ ब कसबी चित्रलेखकांकडून काढविलेलीं अजून दृष्टीस 


अवा वघ्षि आणि प्रत्येक वस्तूवर होणारी हवेची व वातावरणाची क्रिया हीं 

गेर १. आज आपण जो भाग पाहतों तो सर्व चांगल्याच स्थितींत अ 
त्तम री नें टिकला गेला असें ह्मणण्यास हरकत वाटत नाहीं. वर सांगितर 
]ळ आणि जगन्निवास राजवाड्यांतील भिंतीवर काढलेल्या 





| सुंदर वाटा केल्या आहेत. ह्या आरामांत फिरले 
व चित्ताला हुशारी येते. राणा जगत्सिंग यानें बन 


हऱ्हो होताततैव्हां, त्यांची जी शोभा दिसते ती कवीच्या स्कूतीस आ। 
'अश्ीच असते ! याचप्रमाणें पेशोळा तलावाचा तो विस्तृत 





र की भः राणा वि० सं० १७१० हणजे इ० स० १६५४ या वर्षी मृत 
वः ह. ५ व त्याचे जागीं वर लिहिल्याप्रमाणे त्याचा वडील मुलगा राजसिंग 
सिंह) परंतु अनेक कारणांनीं त्याच्याने आपल्या बापाच्या 
राखवलें नाहीं. त्याची स्वतःची वर्तणूक, आपल्याकडे सर्व 

संवीवर सारखा दरारा ठेवण्यासारखी नव्हती. मोंगळ बादशाह 


कक स | कोनोधक याजबद्दलचा मोठा वाद चालला होता. त्या किल्केण | 
गादद्याइद होण्याची इच्छा असून, प्रत्येकजण आपल्या दुसऱ्या भावांस थानी. 
लेखीत असे. बादश्ाहाचे कुटुंबांतील हा कलह रजपुतांचे चांगल्याच पथ्या वः वावर न 


व प्रत्येकास निरनिराळ्या रीतीनें रज्ञपुतांकडून साह्य मिळण्याची 


जादा कषी | दारा यास साह्य करण्याचा निश्चय केळा. पेरंतु पुढें फत्त्याबाद येथें जी. 
लढाई झाली तींत, त्या सर्व भावांत औरंगजेबाचाच विजय होऊन त्याला फत्ते 
ळाली. तेव्हां औरंगजेब यानें त्या जयाचे धुंदींत, त्याला आपल्या महत्वाव 
क किंवा प्रतिबद्धक असे जे जे आढळले त्यांचा त्यांचा एकसारखा 
इतकच नव्हे, तर त्याची ही राज्यामिलाषतृष्णा इतकी अनावर झाली । 


यी र्व. ४ 
-* 


ला नाहीं. शेवटीं मोंगळ बादशाहीचा मांत्र नाश झाला, 













































































च्य 


आप्त झाले तर आपल्या बादशाहीस चांगली बळकटी येईल, 
त्यांनीं रंजपूतकन्या आपल्या बायका केल्या, व त्यांच्या त्या हेतू 
अनुभवही येऊं लागला. अकबर बादशाहापासून रजपूतकन्यांशीं 
ची रीति निघाली; व त्याच रीतीचें व त्याच्याच धोरणाप्रमाणें पुढें 
या बादशाहांनींही अनुकरण केलें, खुद्द जञहानगीर हा 
राजकन्येच्या पोटीं झाला असून शाहजहान हा मारवाडच्या राजकन्येच 
होता. . परंतु औरंगजेब हा कांही रजपुतानीच्या पोटीं 
» त्याची आई तार्तरी देशची असून तो पूर्णपणें मुसलमानी 
होता; व त्यामुळे, जसा ज़हानगीर व शाहजहान यांचा ओढा 
विशेष असे, तसा औरंगजेबाचा ओढा रजपुतांकडे मुळींच नसे. 


€, 7 
क 


त्याने, आपले मुलगे छाहअलम ब अजीम यांचीं लमे 
दिलीं व रजपुतानीच्या पोटींच झालेला त्याचा आवडता नातू 
विवाहसंबंध रजपूतकन्येश्तींच केला होता. तरी औरंगजेबाचा 
'घर्मामिमान फारच कडक असल्यामुळें त्यानें आपल्या वडिलांचें धो 
रजपुतांशीं अत्यंत द्वेषाने आचरण ठेवावें. परंतु तसें करणें 


1 


ची राज्यामिळाषतृष्णा जाख जास्त वाढून, पु 

























































































' अगदीं पाण्यांतच पाहण्याचा क्रम चालविला होता. वब तो क्रम 
हणून न होतां, त्याच्या रजपूतविषयक देषोष्म्याची उष्णता जास्त 
चढत गेली. त्याच वेळीं रजपुतस्तानांत कसकसे पराक्रमी १ र 


| कोटा येथील हाडे राजे; आणि बिकानीरचे राठोड राजे आणि 
'दत्तिया येथील बुंदेले राजे या सर्वोच्या विचाराने आणि एकमतानें जर औ 
असता तर मोगलाई अधिकार चांगल्या दृढ पायावर कायम झाला 


करण्याची संधि पाहूं लागला. त्याच्या ह्या धर्मखुळानेंच 
आपल्या महाराष्ट्रीय (मराठे) लोकांस स्वातंत्र्य 

ति झाली; आणि त्याच्या धर्मासक्तीनेंच त्याला एकाही 

होऊन, सर्वजण त्याजवर उठले, इतक्यांच्या मारांतून 
1 बचण्याची आश्या व संभव नव्हताच. त्या काळीं औ 





अनावश्‍यक अक्षी अरबी भाषा श्िकविण्यांत फार दिवस घालवून, 
तीक्ष्ण स्मृतिशक्तीचा दुरुपयोग केळा, ज्या भाषेचा कधींडी उपयोग 
राजपुत्रांना यावी हाणून दहा किंवा बारा वर्षे मळा श्रिकवून यांत 
शी अथवा धर्मशञासत्रज्ञ करण्याचा तुमचा विचार होता, तो किती हास्यास्पद 
क विद्याकळांचें ज्ञान बालकांच्या बुद्धीप्रमाणें देण्याकडे लांच्या ळहानपणचा 
चा; त्या कालाचा आमच्या गुरुजींनी असा दुर्ब्येय करावा ना£ आहारे 
टॅ र पोच्युगळ, हेिंड किंवा इंग्लंड हे देश काय आहेत व कोठें अहित हें कळूं 
ह ह्मणज्ञे बेटें आहेत, का द्वीपकल्पें आहेत, अथवा सपाटीवर किंवा उंचवव्यावर 


बादज्ञाहांचें नांव ऐकून थरथर कांपतात येवढें सांगितल्याने ब तें 
रची हासाची माहिती झाळी असें समजावयाचे ? जगावर कसकक्षीं व कोणकोणचीं 
 तेथीळ रीतीभाती, आचारविचोर, राजकारकीर्दा, धर्म, वगेरेंच्या माहियया; ९ 


वि र तुझं ज्िकविल्या काय ? राजपुत्रांना असे अनेक महत्वाचे व विविध ' 
छी बुद्धि प्रगल्भ व ज्ञानसंपन्ञ करावयाची असते, आणि ख्यांच्या आयु 


समजून, तुझी 
कोणता चांगळा विनियोग केला £ तुझीं मळा, नाहींत त्या" 














डोकें गुंतवावे. पण मळा माझ्या उपयुक्त ज्ञानवलास जहा 
द असें हाणण्यासारखें मळा त्या विषयापासून काय लभ्य झालें £ 
कष्टोचार्य नांवें घेत असां तेवढीं काय तीं तुमच्या संततोचारानें माझ्या ध्या: 
ठी; परंतु लांच्या संबंधाचे विवेचन किंवा ती समजूत मी तेव्हांच विसरून आई, हे 

कां समजत १ आणि तें विवेचन किंवा ती समजूत माझ्या ध्यानांत राहून तरी 

आज कितीसा उपयोग झाला असता १ येणेंप्रमाणें तुझीं माझ्या भोर 
आणि तीक्ष्ण स्मृतिशक्तीचा दुन्येय नाहीं का केला £ असे भलभलते व तुमच्या मताने म 
*“विषय मळा समजून देण्यांत तुझं इतका मात्र फायदा करून घेतला कीं, यांच्या योगानें 
कूळ झांसारख्या मूढ व अज्ञान्यांस, तुझी हणजे सर्वज्ञ, सवैक्ात्रपारंगत आणि अत्यंत पूज्य र 
बये आहॉत असा निरथेक भाव उत्पन्न करून, तुह्यांठा आपलें आह्यांवरीक वक्षन मांत्र 


“अश्शी ज्ञी तुमची इच्छा ती मी तुमच्या कोणया गुणावर ठुब्ध होउन पूर्ण करावी ? तुझी : 
“ळष्करी, व्यावहारिक किंवा राजकीय शिक्षणांपैकीं कोणतें श्रिक्षण दिलें हाणून मी तुझांला मानूं 
_66ह्या आवश्यक ज्ञानामध्ये जर तुझं मठा पारंगत केळें असते तर मी तुमचा असंत आभारी 
“ब करणी होऊन, ज्याप्रमाणें श्िकंदर बादक्ाह मह्ाविद्वानू आरिस्टॉटळ्‌ या आपल्या परम 
मा 
मिळाल्या नाहींत; व येवढ्याकरितां तुम चेविषयी. मञजञमध्ये सन्मान किंबा प्रथ्यभाव 
उत्पन्न होत नाही. तुही आलठांत तसे चालते व्हा; आणि आपल्या ग्रांबव्या गांर 
ला “स्वस्थ देवाचें नांव घेत आयुष्याचे दिवस काढा, माझ्या दरबारांत तुह्यी प्रविष्ट होऊन, 
ँ प ॥ हें देखीळ कोणास समजं देऊं नये अक्षी माझी इच्छा आहे !” | 


आहे. उपयुक्त ज्ञानाचें ज्िक्षण देण्याचा अभाव धरून, भलतेच 
शिक्षण देण्यापासून कांहीं एक फायदा नसून, मुलांकडून ते व्यथ 





' कारागीर व उद्योगी लोकांचे धंदे बसल्यासारखे झाले. कोणाचाच जीव सुरि 
ब बिनधोक नाहींसा झाला, मग अथौत्‌ औरंगजेबाला जमिनीचें उत्पन्न 


् ळागतातच; तेव्हां मग त्या भाषेंतील अनेक मैथावठोकनाचा अधिकार येतो; आणि 
केवळ परभापेचा अभ्यास करण्यांत दवडावीं हागतात. तेवढ्या काळांत देशयभाषेमध्यें 
यांमध्यें अधीत होतां येईळ, ज्या अर्था आपल्या देशांत इंम्रज्ञी राज्य 


केवळ लाच भाषेंत राखून ठेऊन ती भाषा श्िकल्याश्रिवांय इतर नुसल् 
एतद्देश्लीय लोकांस मिळूं नये, व यासाठीं कोणींही दे 





कडून जुळून होतीं, तरी त्या घोर पातकांचें प्रक्षालन किंवा प्रायश्चित्त हटले 


असें तो समजत असे. कोण त्याचें हें धर्मवेड ! पण इतक्या 

जरी तो शिरला होता तरी त्याचे जीवास, त्यानें केलेल्या पितृभ्रातृहत्त्यादींचीं प 
किंबा क्रूर कर्मे, जणूं काय तोडून तोडून खात होतीं ! कारण, त्याचे चित्ताला क 
तीं शांति आणि सुख हीं नाहींशीं झालीं, त्याच्या कांनांत जसे काय, त्याच्या 


“- पल्या अमदानींत आपण जीं महान्‌ महान्‌ घोर पातकें केलीं त्यांचें त्याला, तो मृत्यु- 
. द्य्येबर पडला असतां मूर्तमंत दर्शन होऊन, तो अत्यंत विव्हळ होई. त्या तद्या 


र | ग] “मीं कोणत्याही दिशेकडे बघितलें तरी मला सर्वत्र देववूत दिसत 
7 _ सौम्य सं र य॒ ब शांत वृत्तींत असलेले दिसत नसून, जणूं काय मीं त्यांचा फार मोठा 
' राध केल्यामुळें ते क्रोधदृष्टीनें आणि भयंकर मुद्रेने मजकडे पहात आहेत !7? 





ही 


प हींच काय तीं अवक्शिष्ट रहावयाचीं आहेत, मिय पुत्र कामबक्ष हा जरी वि 
आहे तरी तो माझेजवळच आहे, आणि, माझे पुत्रा! तूं तर लाच्याहून अ शच 
परंतु भ्रिय ज्लाहअलम मात्र फार दूर आहे, माझा प्रिय नातू (अनीम उज्ञान) 

नें हिंदुस्तानाजवळ येऊन पोंचळा आहे. आपली फौजफांटा आणि बानारबुणगें हीं अ 


झ्ांति व समाधान यांचा अभाव होऊन, यांच्या जीविताची ञलबुद्रुदवत्‌ किंवा 
या कल्हईसारखी ज्ञाश्रति नाहीं, हें सिद्धच आहे, यांचा राजा (मी ) नाहींसा 


व; भट 
3 


र '“ असणारी प्रसेक गोष्टीची अज्ञाश्रति आणि अनियमितता हीं मात्र मी बरोबर नेत आहें 


. अक्षम्य पातकें व कृथें घडलीं आहेत यांबद्दळह या कृपाळु दयासागर परमाम्म्यानें 

र. हब | पेमळ दृष्टि कक्ली ठेवावी, हें मळा समजत नाहीं; आणि यामुळें माझें चित. 
“म्रस्त झालें आहे | माझें प्राणोक्रमण झाल्यावर माझे पश्चात्‌ माझें प्रतिबिंब ह्मणून 
र नाहीं ! असो; मी आपलें ज्षरीररूप तारू मृत्यूच्या अगाध समुद्रांत 





